सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे, राजपत्र क्र . १९ ] गुरुवार ते बुधवार , मे, ११- १७, २०१७ : वैशाख २१- २७ , शके १९३९ [ पृष्ठे-४२ , किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व - 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित - 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित २२ 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा २३ 
नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


८३५ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

८७४ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


क्र . पीबीएन / एचएसजी/ १४०४/ ८३ दि . २८ -०३ - १९८३ असा आहे उक्त संस्थेने 
ज्या उद्देशाने संस्था नोंदविण्यात आली होती तो उद्देशपुर्तीसाठी संस्थेने 
काम सुरु न ठेवता ते बंद केलेले आहे तसेच संस्थेचे पदाधिकारी यांनी 
संस्थेचे कामकाज सुरु ठेवण्याच्या दृष्टीने त्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट 
झाल्यावरुन उक्त संस्थेच्या समापनाच्या संबंधीचा आदेश वाचा क्र . ०१ 
अनव्ये निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


वाचा : 


१. महात्माफुले मागासवर्गिय सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था म 
. लाख ता औढा ना . या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 

१९६० चे कलम १०२ अन्वये काढलेला अंतिम आदेश दिनांक १९ . ०८ 
. २०१४ 


२. अवसायक , महात्माफुले मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था म लाख ता औढा ना यांचा अवसायन कार्यवाहीचा नोंदणी रद्दबाबतचा 
अंतिम अहवाल दि . २४ . ०३ . २०१७ 


ज्याअर्थी उक्त संस्थचे अवसायक यांनी दिनांक १५- ०३ - २०१७ रोजी 
अवसायन कार्यवाहीचा पुर्तता अंतीम अहवाल या कार्यलयास सादर करुन 
अवसायन कार्य पुर्ण करण्यासाठी इतिवृत्तांताची नोंद घेण्यासाठी संस्थेच्या 
सर्व सभासदाची अंतिम सर्वसाधारण सभा बोलविण्याची परवानगी मिळणे 
बाबत विनंती केलेली आहे. 


३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 


ज्याअर्थि या कार्यालयाचे पत्र दि. १६-०३- २०१६ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०९( ३) मधील तरतुदीनुसार अंतिम 
इतिवृत्तांताची नोंद घेण्यासाठी संस्थेच्या सर्व सभासदांची सर्व साधारण 
सभा इतीवृत्तांताची नोंद घेण्यासाठी संस्थेची सर्व सभासदांची सर्व साधारण 


ज्याअर्थि महात्माफुले मागासवर्गिय सहकारी गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था म लाख ता औढा ना हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० वे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असुन जिचा नोंदणी 


औ. भाग १ – १९ 


८३५ 


८३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७, २०१७ : वैशाख २१-२७ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


ज्याअर्थि उक्त संस्थेचे अवसायक यांनी अंतीम इतिवृत्तांताची नोंद 
करण्यासाठी दि. २२- ०३-२०१७ रोजी सर्व सदस्यांची सर्व साधारण सभा 
घेवुन अंतिम इतिवृत्तांताची नोंद करुन दि . २४ -०३- २०१७ रोजीच्या 
अहवालान्वये सदरील संस्थची नोंदणी रद्द करण्यातबाबत या कार्यालयास 
शिफारस केलेली आहे. 


ज्याअर्थि संस्थेची व्यवहार बंद आहे अशा संस्था अवसायनात 
घेवुन त्यांची नोंदणी रद्द करणे बाबतच्या वरीष्ठ कार्यालयाच्या सुचना 
कार्यालयास प्राप्त आहेत तसेच संस्थेकडे कोणत्याही वित्तिय संस्थेचे 
अगर शासनाचे येणे रक्कमा अवसायक यांचे अहवालवरुन स्पष्ट दिसुन 


येते . 


त्याअर्थि अवसायक यांचा अंतिम अहवाल व उक्त संस्थेचे 
व्यवहार मागील दहा वर्षापासुन बंद असल्याने व संस्थेच्या सभासंदाची 
किंवा पदाधिकारी यांनी पुढे काहिच कार्यवाही केलेली दिसुन येत नाही 
ज्या उद्देशाने संस्था नोंदविण्यात आलेली आहे तो उद्देश सफल झाला 
असल्यामुळे व दि माहाराष्ट्र स्टेट हौंसिग फायनास लि . मुबंई शाखा 
हिंगोली यांचे संस्थेकडे असलेले कर्ज वसुल झाले असल्याचे कळवुन 
संस्था नोंदणी रद्द करण्यास हकरत नसल्याचे कळविले आहे. तेव्हा उक्त 
संस्थेची नोंदणी रद्द करणे क्रमप्राप्त झाले असल्यान मी खालीलप्रमाणे 
आदेश निर्गमित करीत आहे . 


आदेश 


क्र. सनिऔ/प्रशासन / अवसायन /नोंरद्य/ २०१७/ १४६६ . - महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकराचा वापर करुन मी , एम ए भोसले, सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था ता औढा ना आदेश देतो की , महात्माफुले मागासवर्गिय सहकारी 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था म. लाख ता. औढा ना. जिचा नोंदणी क्रमाक 
पीबीएन / एचएसजी/ १४०४ -८३ दि . २८ - ०३- १९८३ असा आहे . या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


जेएनआर/ एचएसजी/ ३०३/ ६३ -६४ दि . २८ - १२- १९६४ असा आहे . उक्त 
संस्थेने ज्या उद्देशाने संस्था नोंदविण्यात आली होती तो उद्देशपुर्तीसाठी 
संस्थेने काम सुरु न ठेवता ते बंद केलेले आहे तसेच संस्थेचे पदाधिकारी 
यांनी संस्थेचे कामकाज सुरु ठेवण्याच्या दृष्टीने त्यांची इच्छा नसल्याचे 
स्पष्ट झाल्यावरुन उक्त संस्थेच्या समापनाच्या संबंधीचा आदेश वाचा क्र 
. ०१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 

ज्याअर्धि उक्त संस्थचे अवसायक यांनी दिनांक १५-०३- २०१७ रोजी 
अवसायन कार्यवाहीचा पुर्तता अंतीम अहवाल या कार्यालयास सादर 
करुन अवसायन कार्य पुर्ण करण्यासाठी इतिवृत्तांताची नोंद घेण्यासाठी 
संस्थेच्या सर्व सभासदाची अंतिम सर्वसाधारण सभा बोलविण्याची परवानगी 
मिळणे बाबत विनंती केलेली आहे . 
___ ज्याअर्थि या कार्यालयाचेपत्र दि. १६- ०३- २०१६ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०९( ३ ) मधील तरतुदीनुसार अंतिम 
इतिवृत्तांताची नोंद घेण्यासाठी संस्थेच्या सर्व सभासदांची सर्व साधारण 
सभा इतीवृत्तांताची नोंद घेण्यासाठी संस्थेची सर्व सभासदाची सर्व साधारण 
सभा घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती. 

ज्याअर्थि उक्त संस्थेचे अवसायक यांनी अंतीम इतिवृत्तांताची नोंद 
करण्यासाठी दि . २२- ०३ - २०१७ रोजी सर्व सदस्यांची सर्व साधारण सभा 
घेवुन अंतिम इतिवृत्तांताची नोंद करुन दि . २४ -०३- २०१७ रोजीच्या 
अहवालान्वये सदरील संस्थची नोंदणी रद्द करण्याबाबत या कार्यालयास 
शिफारस केलेली आहे . 

ज्याअर्थि संस्थेचा व्यवहार बंद आहे अशा संस्था अवसायनात घेवुन 
त्यांची नोंदणी रद्द करणे बाबतच्या वरीष्ठ कार्यालयाच्या सुचना कार्या 
लयास प्राप्त आहेत तसेच संस्थेकडे कोणत्याही वित्तिय संस्थेचे अगर 
शासनाचे येणे रक्कमा अवसायक यांचे अहवाल वरुन स्पष्ट दिसुन येते . 

त्याअर्थि अवसायक यांचा अंतिम अहवाल व उक्त संस्थेचे व्यवहार 
मागील दहा वर्षापासुन बंद असल्याने व संस्थेच्या सभासंदाची किंवा 
पदाधिकारी यांनी पुढे काहिच कार्यवाही केलेली दिसुन येत नाही . ज्या 
उद्देशाने संस्था नोदविण्यात आलेली आहे तो उद्देश सफल झाला असल्यामुळे 
व दि माहाराष्ट्र स्टेट हौंसिग फायनास लि . मुबंइ शाखा हिंगोली यांचे 
संस्थेकडे असलेले कर्ज वसुल झाले असल्याचे कळवुन संस्था नोंदणी रद्द 
करण्यास हकरत नसल्याचे कळविले आहे. तेव्हा उक्त संस्थेची नोंदणी 
रद्द करणे क्रमप्राप्त झाले असल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित 
करीत आहे . 

आदेश 
. क्र सनिऔ/प्रशासन/ अवसायन / नोंरद्य / २०१७/ १४७१ - महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , एम ए भोसले, सहाय्यक निबंधक, सहकारी 
संस्था ता औढा ना आदेश देतो की , वसंतनगर सहकारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था म . लोहरा खु . ता . औढा ना जिचा नोंदणी क्रमांक 
पीबीएन / जेएनआर / एचएसजी/ ३०३- ६३-६४दि. २८ -१२- १९६४ असा आहे. या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
दिनांक :- २७/०३/ २०१६ 


दिनांक :- / ३ / २०१६ 


एम . ए.भोसले , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . औंढा ना . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : 
१. वसंतनगर सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था म. लोहरा खु ता 
औढा ना . या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम १०२ अन्वये काढलेला अंतिम आदेश दिनांक २९ . ०४. २०१४ 

२ . अवसायक , वसंतनगर सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था म 
लोहरा खु. ता . औढा ना. यांचा अवसायन कार्यवाहीचा नोंदणी रद्दबाबतचा 
अंतिम अहवाल दि . २४ . ०३. २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद. 

ज्याअर्थि वसंतनगर सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था म. लोहरा 
खु ता औढा ना हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असुन जिचा नोंदणी क्र. पीबीएन / 


एम .ए .भोसले , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . औंढा ना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११- १७ , २०१७ : वैशाख २१ - २७ , शके १९३९ 


८३७ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा : 


आदेश 
क्र सनिऔ/ प्रशासन / अवसायन / नोंरद्य / २०१७/ १४७६ - महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी ,एम. ए भोसले, सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था ता औढा ना आदेश देतो की , अंजनवाडा सहकारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था म . अंजनवाडा ता . औढा ना जिचा नोंदणी क्रमांक 
पीबीएन / एचएसजी/ ३०७- ६३ -६४दि. २८ - १२- १९६४ असा आहे. या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 
दिनांक :- २७ /०३/ २०१६ 

एम . ए .भोसले , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . औंढा ना . 


१. अंजनवाडा सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था म . अंजनवाडा . 
ता औढा ना . या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम १०२ अन्वये काढलेला अंतिम आदेश दिनांक २९ . ०४. २०१४ 

२. अवसायक , अंजनवाडा सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था म 
अंजनवाडा. ता औढा ना यांचा अवसायन कार्यवाहीचा नोंदणी रद्दबाबतचा 
अंतिम अहवाल दि . २४. ०३. २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

ज्याअर्थि अंजनवाडा सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था म अंजनवाडा 
ता औढा ना हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असुन जिचा नोंदणी क्र . पीबीएन / 
एचएसजी/ ३०७/ ६३-६४ दि . २८ -१२- १९६४ असा आहे. उक्त संस्थेने ज्या 
उद्देशाने संस्था नोंदविण्यात आली होती तो उद्देशपुर्तीसाठी संस्थेने काम 
सुरु न ठेवता ते बंद केलेले आहे तसेच संस्थेचे पदाधिकारी यांनी संस्थेचे 
कामकाज सुरु ठेवण्याच्या दृष्टीने त्यांची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावरुन 
उक्त संस्थेच्या समापनाच्या संबंधीचा आदेश वाचा क्र .०१ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आलेला आहे . 

ज्याअर्धि उक्त संस्थेचे अवसायक यांनी दिनांक १५-०३- २०१७ रोजी 
अवसायन कार्यवाहीचा पुर्तता अंतीम अहवाल या कार्यालयास सादर 
करुन अवसायन कार्य पुर्ण करण्यासाठी इतिवृत्तांताची नोंद घेण्यासाठी 
संस्थेच्या सर्व सभासदांची अंतिम सर्वसाधारण सभा बोलविण्याची परवानगी 
मिळेणे बाबत विनंती केलेली आहे . 

ज्याअर्थि या कार्यालयाचे पत्र दि. १६-०३- २०१६ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०९( ३ ) मधील तरतुदीनुसार अंतिम 
इतिवृत्तांताची नोंद घेण्यासाठी संस्थेच्या सर्व सभासदांची सर्व साधारण 
सभा इतीवृत्तांताची नोंद घेण्यासाठी संस्थेची सर्व सभासदांची सर्व साधारण 
सभा घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती . 

ज्याअर्थि उक्त संस्थेचे अवसायक यांनी अंतीम इतिवृत्तांताची नोंद 
करण्यासाठी दि . २२- ०३- २०१७ रोजी सर्व सदस्यांची सर्व साधारण सभा 
घेवुन अंतिम इतिवृत्तांताची नोंद करुन दि . २४- ०३- २०१७ रोजीच्या 
अहवालान्वये सदरील संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याबाबत या कार्यालयास 
शिफारस केलेली आहे. 

ज्याअर्थि संस्थेची व्यवहार बंद आहे अशा संस्था अवसायनात घेवुन 
त्यांची नोंदणी रद्द करणे बाबतच्या वरीष्ठ कार्यालयाच्या सुचना कार्यालयास 
प्राप्त आहेत. तसेच संस्थेकडे कोणत्याही वित्तिय संस्थेचे अगर शासनाचे 
येणे रक्कमा अवसायक यांचे अहवालावरुन स्पष्ट दिसुन येते . 
__ त्याअर्थि अवसायक यांचा अंतिम अहवाल व उक्त संस्थेचे व्यवहार 
मागील दहा वर्षापासुन बंद असल्याने व संस्थेच्या सभासंदांची किवा 
पदाधिकारी यांनी पुढे काहिच कार्यवाही केलेली दिसुन येत नाही. ज्या 
उद्देशाने संस्था नोदविण्यात आलेली आहे तो उद्देश सफल झाला असल्यामुळे 
व दि . माहाराष्ट्र स्टेट हौंसिग फायनास लि . मुबंई शाखा हिंगोली यांचे 
संस्थेकडे असलेले कर्ज वसुल झाले असल्याचे कळवुन संस्था नोंदणी रद्द 
करण्यास हकरत नसल्याचे कळविले आहे. तेव्हा उक्त संस्थेची नोंदणी 
रद्द करणे क्रमप्राप्त झाले असल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित 
करीत आहे . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : 
१. पवनसुत सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था म जवळाबाजार ता 
औढा ना . या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम १०२ अन्वये काढलेला अंतिम आदेश दिनांक २९ / ४/ २०१४ 

२ . अवसायक , अंजनवाडा सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था म 
अंजनवाडा ता . औढा ना यांचा अवसायन कार्यवाहीचा नोंदणी रद्दबाबतचा 
अंतिम अहवाल दि . २४ . ०३. २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

ज्याअर्थि पवनसुत सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था म जवळाबाजार 
ता औढा ना हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असुन जिचा नोंदणी क्र. पीबीएन / 
बिएमटी/ एचएसजी/ ५५३/ ९० -९१ दि. ११-०९- १९९० असा आहे. उक्त संस्थेने 
ज्या उद्देशाने संस्था नोंदविण्यात आली होती तो उद्देशपुर्तीसाठी संस्थेने 
काम सुरु न ठेवता ते बंद केलेले आहे तसेच संस्थेचे पदाधिकारी यांनी 
संस्थेचे कामकाज सुरु ठेवण्याच्या दृष्टीने त्यांची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट 
झाल्यावरुन उक्त संस्थेच्या समापनाच्या संबंधीचा आदेश वाचा क्र . ०१ 
अनव्ये निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 

ज्याअर्थि उक्त संस्थचे अवसायक यांनी दिनांक १५-०३ -२०१७ रोजी 
अवसायन कार्यवाहीचा पुर्तता अंतीम अहवाल या कार्यालयास सादर 
करुन अवसायन कार्य पुर्ण करण्यासाठी इतिवृत्तांताची नोंद घेण्यासाठी 
संस्थेच्या सर्व सभासदांची अंतिम सर्वसाधारण सभा बोलविण्याची परवानगी 
मिळणे बाबत विनंती केलेली आहे . 
___ ज्याअर्थि या कार्यालयाचे पत्र दि. १६-०३- २०१६ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०९( ३) मधील तरतुदीनुसार अंतिम 
इतिवृत्तांताची नोंद घेण्यासाठी संस्थेच्या सर्व सभासदांची सर्व साधारण 
सभा घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती . 

ज्याअर्थि उक्त संस्थेचे अवसायक यांनी अंतीम इतिवृत्तांताची नोंद 
करण्यासाठी दि . २२/ ०३ / २०१७ रोजी सर्व सदस्यांची सर्व साधारण सभा 
घेवुन अंतिम इतिवृत्तांताची नोंद करुन दि . २४ -०३ -२०१७ रोजीच्या 
अहवालान्वये सदरील संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याबाबत या कार्यालयास 
शिफारस केलेली आहे. 

ज्याअर्थि संस्थेचा व्यवहार बंद आहे अशा संस्था अवसायनात घेवुन 
त्यांची नोंदणी रद्द करणे बाबतच्या वरीष्ठ कार्यालयाच्या सुचना कार्यालयास 
प्राप्त आहेत . तसेच संस्थेकडे कोणत्याही वित्तिय संस्थेचे अगर शासनाचे 
येणे रक्कमा अवसायक यांचे अहवालावरुन स्पष्ट दिसुन येते . 


८३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७, २०१७ : वैशाख २१-२७ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


त्याअर्थि अवसायक यांचा अंतिम अहवाल व उक्त संस्थेचे व्यवहार 
मागील दहा वर्षापासुन बंद असल्याने व संस्थेच्या सभासंदाची किंवा 
पदाधिकरी यांनी पुढे काहिच कार्यवाही केलेली दिसुन येत नाही. ज्या 
उद्देशाने संस्था नोदविण्यात आलेली आहे तो उद्देश सफल झाला असल्यामुळे 
व दि माहाराष्ट्र स्टेट हौंसिग फायनास लि . मुबंई शाखा हिंगोली यांचे 
संस्थेकडे असलेले कर्ज वसुल झाले असल्याचे कळवुन संस्था नोंदणी रद्द 
करण्यास हरकत नसल्याचे कळविले आहे. तेव्हा उक्त संस्थेची नोंदणी 
रद्द करणे क्रमप्राप्त झाले असल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित 
करीत आहे. 

आदेश 
. क्र सनिऔ/ प्रशासन / अवसायन/ नोंरद्य / २०१७/१४५९ :- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकराचा वापर करुन मी ,एम . ए. भोसले, सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था ता औढा ना आदेश देतो की , पवनसुत सहकारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था म जवळाबाजार ता . औढा ना जिचा नोंदणी क्रमांक 
पीबीएन /बिएमटी/ जेचएसजी / ५५३-९०-९१ दि ११/ ०९ / १९९० असा आहे 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
दिनांक :- २७/०३/ २०१६ 

एम . ए. भोसले , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . औंढा ना . 


असुन यापुर्वी शासनाने दि . १८ / १२/ २००६ च्या शासन निर्णयानुसार 
सहकारी पाणीवापर संस्था जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही 
करण्यातच्या सुचना सहकार विभागकडे केलेली आहे . 

सदरहु संस्थेचे सहकार कार्यद्यान्वये कामकाज पुर्णताह बंद केलेले 
आहे.म्हणुन सदरहु संस्था नोंदणी रद्द करणे उचित होईल. 

त्याअर्थि अवसायक यांचा अंतिम अहवाल व दि . ०६ / ०४/ २०१६ रोजीच्या 
शासन निर्णयात सिंचन प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील सद्या कार्यरत असलेल्या 
सहकारी पाणी वापर संस्था यापुढे महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडुन 
व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अन्वये वर्ग करण्यात येत असुन सर्व पाणी 
वापर संस्थाच्या नावातील सहकार हा शब्द वगळण्यात येत आहे व 
सहकार कायद्या अंतर्गत स्वीकृत केलेली उपविधी रद्य करण्यात येत 
आहेत असे स्पष्ट नमुद केलेले आहे . 


तेव्हा उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द करणे क्रमप्राप्त झाले असल्याने मी 
खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहे . 


आदेश 


. क्र सनिऔ/ प्रशासन / अवसायन/ नोंरद्य / २०१७/१४८४ - महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , एम . ए. भोसले, सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था ता औढा ना. आदेश देतो की , जाईप्रभु पाणीवापर सहकारी संस्था 
म पुरजळ ता . औढा ना जिचा नोंदणी क्रमांक पीबीएन /एचएलआय / 
आरएसआर/ ७३३- २००२-दि. २७-०५- २००२ असा आहे. या संस्थेच्या नावामधुन 
सहकारी हा शब्द वगळण्यात येत असून सहकार कायद्यान्वये संस्थेने 
स्विकृत केलेली अपविधी रद्द करीत आहे . 
दिनांक :- २७/ ०३ / २०१६ 

एम .ए.भोसले , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . औंढा ना . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसुचना 


वाचा : 
१ जाईप्रभु पाणीवापर सहकारी संस्था म पुरजळ ता औढा ना. या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ अन्वये 
काढलेला अंतिम आदेश दिनांक १९ / ८ / २०१४ 

२ . अवसायक , जाईप्रभु पाणीवापर सहकारी संस्था म पुरजळ ता 
औढा ना यांचा अवसायन कार्यवाहीचा नोंदणी रद्दबाबतचा अंतिम अहवाल 
दि . १५. ०३. २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

ज्याअर्थि माहात्माफुले मागासवर्गिय सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
म . लाख ता औढा ना हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० वे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असुन जिचा नोंदणी 
क्र . पीबीएन / एचएलआय/ आरएसआर/ ७३३/ २००२ / दि . २७- ०५ -२००२ असा 
आहे उक्त संस्थेने ज्या उद्देशाने संस्था नोंदविण्यात आली होती तो 
उद्देशपुर्तीसाठी संस्थेने काम सुरु न ठेवता ते बंद केलेले आहे तसेच 
संस्थेचे पदाधिकारी यांनी संस्थेचे कामकाज सुरु ठेवण्याच्या दृष्टीने 
त्यांची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावरुन उक्त संस्थेच्या समापनाच्या 
संबंधीचा आदेश वाचा क्र . ०१ अनव्ये निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 

ज्याअर्थि उक्त संस्थचे अवसायक यांनी दिनांक १५- ०३ -२०१७ रोजी 
अवसायन कार्यवाहीचा अहवाल सादर करुन सदरहु संस्था सिंचन विभागाकडे 
वर्ग करण्यात असुन संस्थेचेनिवडणुक यापुर्वीसिंचन विभागाकडुन घेण्यात 
आलेले असल्याचे त्यांनी त्यांच्या अहवालात नमुद केलेले आहे. तसेच 
महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र सिडिए/ १०१५/( ३१/ १५ ) लाक्षेवि ( कामे ) मंत्रालय 
मुंबई दि . ०६/ ०४ /२०१६ अन्वये सहकारी पाणी वापर संस्थाची नोंदणी 
जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करणे बाबतचा शासन निर्णय निर्गमीत केला 


. क्र . सनिऔ/प्रशासन /परीवर्तनस्वंरोससं / नोंदणी/ २०१७/ १३९५ - 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता. औंढा ना जि हिगोली याव्दारे 
अधिसुचित करीत आहे की , परीवर्तन स्वयंरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था म औढा ना . ,जि हिंगोली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० मधील सन १९६१ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे जिचा नोंदणी क्रमांक 
एचएलआय / एटीएच/ जीएनएल / ८०९ दिनांक . ०३ / २०१७ असा आहे . 


उप निर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण सामाजिक 
संस्था आहे . 

एम . ए .भोसले , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . औंढा ना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११-१७, २०१७ : वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


८३९ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १. या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दि . ३० / ०३/ २०१५. 

२. अवसायक अंबाजोगाई तालुका सहकारी गृहतारण संस्था म अंबाजोगाई 
यांचा नोंदणी रदद बाबतचा अहवाल दि . २४ / ०३ / २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद. 

ज्या अर्थि अंबाजोगाई तालुका सहकारी गृहतारण संस्था म अंबाजोगाई 
ता अंबाजोगाई जि बीड ही संस्था या कार्यालयाचेवाचा क्रं १चे आदेशान्वये 
अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यांत येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती 
करण्यांत आलेली आहे . 

ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसारधारण सभा आयोजीत 
केलेली होती , परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी / सभासद/ऋणको / 
धनको/ इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र . २ अन्वये या कार्यालयास सादर केलेला 
आहे . 

त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

आदेश 
क्र सनिअ/प्रशासन / अवसायन / नों रद्द/ १७/ २३९ . - मी , एस आर 
परदेशी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता अंबाजोगाई , जि बीड , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन अंबाजोगाई तालुका सहकारी गृहतारण 
संस्था म. अंबाजोगाई ता अंबाजोगाई , जि बीड जिचा नोंदणी क्र . बीएचआर/ 
एचएसजी/ ११९ / १९७० दि. १० / १२/ १९७० असा असुन या संस्थेची आज दि 
. ३१ /०३/ २०१७ पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन संस्थेचेविसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय असल्याचे 
बंद झाले आहे. 

सदर आदेश आज दि . ३१/ ०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे . 
अंबाजोगाई , ३१ मार्च, २०१७ 

एस आर परदेशी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी सस्था ता . अंबाजोगाई , 


केलेली होती , परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी/ सभासद/ ऋणको/ 
धनको/ इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत अहवाल वाचा क्र . २ अन्वये या कार्यालयास सादर केलेला 
आहे. 

त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

आदेश 
क्र सनिअ/प्रशासन / अवसायन / नों रद्द/ १७/ २४० . - मी , एस आर 
परदेशी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता अंबाजोगाई , जि बीड , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन विवेक गृहतारण सहकारी संस्था म . 
अंबाजोगाई ता अंबाजोगाई, जि बीड जिचा नोंदणी क्र . बीएचआर/ एजेआय/ 
एचएसजी / ओएस/ ५१३/ १९८७ दि . २७/ ८ / १९८७ असा असुन या संस्थेची 
आज दि. ३१/०३/ २०१७ पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन संस्थेचे विसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय असल्याचे 
बंद झाले आहे. 

सदर आदेश आज दि . ३१/ ०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे. 
अंबाजोगाई , ३१ मार्च, २०१७ . 

एस. आर परदेशी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी सस्था ता अंबाजोगाई . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १. या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दि . ३० / ०३ / २०१५. 

२. अवसायक सरस्वती सहकारी भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण संस्था म 
. अंबाजोगाई याचा नोंदणी रदद बाबतचा अहवाल दि . २९ / ०३/ २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद. 

ज्या आर्थि सरस्वती सहकारी भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण संस्था म 
अंबाजोगाई ता अंबाजोगाई जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे वाचा नं १ 
चे आदेशान्वये अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यांत येवुन सदर संस्थेवर 
अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 
___ ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधारण सभा आयोजीत 
केलेली होती, परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी/ सभासद/ ऋणको / 
धनको/ इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र . २ अन्वये या कार्यालयास सादर केलेला 
आहे. 

त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

आदेश 
क्र . सनिअ/ प्रशासन / अवसायन/ नों रद्द/ १७/ २४२. - मी , एस आर परदेशी, 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . अंबाजोगाई , जि . बीड, महाराष्ट्र 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १. या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दि . ३० / ०३/ २०१५. 

२ . अवसायक विवेक गृहतारण सहकारी संस्था म . अंबाजोगाई यांचा 
नोंदणी रदद बाबतचा अहवाल दि . २९ / ०३/ २०१७ 

३ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

ज्या आर्थि विवेक गृहतारण सहकारी संस्था म अंबाजोगाई ता अंबाजोगाई 
जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे वाचा क्रं १चे आदेशान्वये अंतिमरित्या 
अवसायनात घेण्यांत येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात 
आलेली आहे. 

ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसारधारण सभा आयोजीत 


८४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७, २०१७ : वैशाख २१-२७, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन सरस्वती सहकारी भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण 
संस्था म अंबाजोगाई ता अंबाजोगाई, जि बीड जिचा नोंदणी क्र . बीएचआर / 
एजेआय /एचएसजी/ १२८ /दि . २६/ ७/ १९७१ असा असुन या संस्थेची आज 
दि . ३१/ ०३/ २०१७ पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन संस्थेचेविसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय असल्याचे 
बंद झाले आहे. 

सदर आदेश आज दि. ३१/०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे . 
अंबाजोगाई , ३१ मार्च, २०१७ . 

एस आर परदेशी 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ता अंबाजोगाई , 


सहाय्यक निबंधक सहकारी यांजकडून 
वाचा :- १. या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दि . ३१/ ०३/ २०१५. 

२ . अवसायक संत ज्ञानेश्वर गृहतारण सहकारी संस्था म आपेगांव 
यांचा नोंदणी रद्द बाबतचा अहवाल यांचा दि. २९ /०३/ २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

ज्या आर्थि संत ज्ञानेश्वर गृहतारण सहकारी संस्था म आपेगांव ता 
अंबाजोगाई जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे वाचा नं १ चे आदेशान्वये 
अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यात येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती 
करण्यांत आलेली आहे. 

ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसारधारण सभा आयोजीत 
केलेली होती, परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी /सभासद/ ऋणको/ 
धनको/ इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र . २ अन्वये या कार्यालयास सादर केलेला 


आहे. 


१० 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :-१. या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दि . ३०/ ०३/ २०१५. 

२ . अवसायक वसुधा सहकारी गृहतारण संस्था म शेपवाडी यांचा 
नोंदणी रदद बाबतचा अहवाल दि . २९ / ०३/ २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 
___ ज्या आर्थि वसुधा सहकारी गृहतारण संस्था म शेपवाडी ता अंबाजोगाई 
जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे वाचा क्रं १ चे आदेशान्वये अंतिमरित्या 
अवसायनात घेण्यात येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात 
आलेली आहे . 

ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसारधारण सभा आयोजीत 
केलेली होती, परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी / सभासद / ऋणको/ 
धनको / इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र . २ अन्वये या कार्यालयास सादर केलेला 
आहे. 

त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

आदेश 
क्र सनिअ /प्रशासन / अवसायन/ नों रद्द / १७/ २४१ . - मी , एस आर 
परदेशी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता अंबाजोगाई , जि . बीड , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था म अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन वसुधा सहकारी गृहतारण संस्था म 
शेपवाडी अंबाजोगाई , ता अंबाजोगाई, जि बीड जिचा नोंदणी क्र . बीएचआर / 
एजेआय / एचएसजी/ ५३०/ ८९ दि . १६ / ११/१९८९ असा असुन या संस्थेची 
आज दि . ३१ / ०३/ २०१७ पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन संस्थेचेविसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय असल्याचे 
बंद झाले आहे. 

सदर आदेश आज दि . ३१/ ०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे . 
अंबाजोगाई , ३१ मार्च, २०१७. 

एस आर परदेशी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ता . अंबाजोगाई 


त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

आदेश 
क्र सनिअ /प्रशासन / अवसायन / नों रद्द / १७/ २४४ . - मी , एस आर 
परदेशी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता अंबाजोगाई , जि बीड , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन संत ज्ञानेश्वर गृहतारण सहकारी 
संस्था म आपेगांव ता अंबाजोगाई , जि . बीड जिचा नोंदणी क्र . बीएचआर / 
केआयजे/ एचएसजी/ ओएच / ७१९/ ९२ दि . १४ / ०५/ १९९२ असा असुन या 
संस्थेची आज दि . ३१/ ०३/ २०१७ पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या 
आदेशाच्या दिनांकापासुन संस्थेचेविसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय 
असल्याचे बंद झाले आहे . 

सदर आदेश आज दि . ३१/ ०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे. 
अंबाजोगाई , ३१ मार्च, २०१७. 

एस आर परदेशी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ता . अंबाजोगाई . 


१२ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १. या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दि . ३० / ०३/ २०१५. 

२. अवसायक मुडेश्वर सहकारी गृहतारण संस्था म मुडेगांव यांचा 
नोंदणी रद्द बाबतचा अहवाल दि . २९ / ०३ / २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

ज्या आर्थि मुडेश्वर सहकारी गृहतारण संस्था म मुडेगांव ता अंबाजोगाई 
जि . बीड ही संस्था या कार्यलयाचे वाचा नं १ चे आदेशान्वये अंतिमरित्या 
अवसायनात घेण्यांत येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यांत 
आलेली आहे . 

ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसारधारण सभा आयोजीत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७, २०१७ : वैशाख २१ -२७, शके १९३९ 


८४१ 


झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन श्री बालाजी सहकारी गृहतारण संस्था 
म . अंबाजोगाई ता अंबाजोगाई , जि बीड जिचा नोंदणी क्र बीएचआर / 
एजेआय /एचएसजी/ ओ/ ५४६/९३ दि. १४/ ०७/ १९९३ असा असुन या संस्थेची 
आज दि . ३१/ ०३/ २०१७ पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन संस्थेचेविसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय असल्याचे 
बंद झाले आहे . 

सदर आदेश आज दि . ३१/ ०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे. 
अंबाजोगाई, ३१ मार्च, २०१७ . 

एस आर परदेशी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ता . अंबाजोगाई . 


केलेली होती, परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी/ सभासद/ ऋणको/ 
धनको/ इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र . २ अन्वये या कार्यालयास सादर केलेला 
आहे . 

त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

आदेश 
क्र सनिअ/ प्रशासन / अवसायन / नों रद्द/ १७/ २४३ . - मी , एस आर 
परदेशी , सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , ता अंबाजोगाई , जि बीड , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मुडेश्वर सहकारी गृहतारण संस्था म 
मुडेगांव ता . अंबाजोगाई , जि . बीड जिचा नोंदणी क्र . बीएचआर/ एजेआय/ 
एचएसजी/ ५२९ /८८ - ८९ दि . ०६/ १० / १९८९ असा असुन या संस्थेची आज 
दि . ३१/ ०३/ २०१७ पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन संस्थेचेविसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय असल्याचे 
बंद झाले आहे . 

सदर आदेश आज दि . ३१/ ०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे . 
अंबाजोगाई , ३१ मार्च, २०१७. 

एस आर परदेशी, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ता. अंबाजोगाई . 


१४ 


१३ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी यांजकडून 
वाचा :- १. या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दि . ३० /०३/ २०१५. 

२. अवसायक श्री बालाजी सहकारी गृहतारण संस्था म अंबाजोगाई 
यांचा नोंदणी रद्द बाबतचा अहवाल दि . २९ /०३/ २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

ज्या आर्थि श्री बालाजी सहकारी गृहतारण संस्था म अंबाजोगाइ. ता 
अंबाजोगाई जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे वाचा नं १ चे आदेशान्वये 
अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यांत येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती 
करण्यांत आलेली आहे . 

ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधारण सभा आयोजीत 
केलेली होती , परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी / सभासद / ऋणको/ 
धनको/ इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र . २ अन्वये या कार्यालयास सादर केलेला 
आहे . 

त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

आदेश 
क्र सनिअ/ प्रशासन / अवसायन / नों रद्द / १७/ २४५ . - मी , एस आर 
परदेशी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता अंबाजोगाई , जि बीड , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १. या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दि . ३१/ १२/ २०१५. 

२ . अवसायक मुंकुदराज विविध कारागीर औद्यागिक सह संस्था म 
अंबाजोगाई यांचा नोंदणी रद्द बाबतचा अहवाल यांचा दि. २७/०३/ २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद. 

ज्या आर्थि मुंकुदराज विविध कारागीर औद्योगिक सह संस्था म अंबाजोगाइ 
ता अंबाजोगाई जि बीड ही संस्था या कार्यालयाचे वाचा नं १ चे आदेशान्वये 
अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यांत येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती 
करण्यांत आलेली आहे. 
__ ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधारण सभा आयोजीत 
केलेली होती , परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी / सभासद/ ऋणको / 
धनको/ इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र . २ अन्वये या कार्यालयास सादर केलेला 
आहे. 

त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

आदेश 
क्र सनिअ/ प्रशासन / अवसायन / नों रद्द / १७ / २३३ . - मी , एस आर 
परदेशी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता अंबाजोगाई , जि बीड , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मुंकुदराज विविध कारागीर औद्यागिक 
सह संस्था म . अंबाजोगाइम ता . अंबाजोगाई , जि . बीड जिचा नोंदणी क्र 
बीएचआर/ एजेआय/पीआरडी/ आय/ ६२९दि. २२/ ०८ / १९९५ असा असुन या 
संस्थेची आज दि . ३१/ ०३/ २०१७ पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या 
आदेशाच्या दिनांकापासुन संस्थेचे विसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय 
असल्याचेबंद झाले आहे . 

सदर आदेश आज दि . ३० /०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे . 
अंबाजोगाई , ३० मार्च, २०१७ . 

एस आर परदेशी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ता . अंबाजोगाई . 


८४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७, २०१७ : वैशाख २१-२७ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१५ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :-१. या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दि . ३०/ ०३/ २०१५. 

२. अवसायक श्री लक्ष्मी गृहतारण सहकारी संस्था म अंबाजोगाई यांचा 
नोंदणी रद्द बाबतचा अहवाल दि . २७/ ०३/ २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

ज्या आर्थि श्री लक्ष्मी गृहतारण सहकारी संस्था म अंबाजोगाइ . ता 
अंबाजोगाई जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे वाचा नं १ चे आदेशान्वये 
अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यांत येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती 
करण्यांत आलेली आहे. 

ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधारण सभा आयोजीत 
केलेली होती, परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी / सभासद/ऋणको / 
धनको/ इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र . २ अन्वये या कार्यालयास सादर केलेला 
आहे . 

त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

आदेश 
क्र सनिअ/ प्रशासन/ अवसायन/ नों रद्द /१७/ २३२ - मी , श्री . एस आर परदेशी, 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . अंबाजोगाई , जि . बीड , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन श्री लक्ष्मी गृहतारण सहकारी संस्था म अंबाजोगाई 
ता . अंबाजोगाई , जि बीड जिचा नोंदणी क्र . बीएचआर/एजेआय/ एचएसजी/ 

ओएच/ १९८७- ८८ ,दि . २२ /०४/ १९८८ असा असुन या संस्थेची आज दि 
. ३० /०३/ २०१७ पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन संस्थेचे विसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय असल्याचे 
बंद झाले आहे . 

सदर आदेश आज दि . ३०/ ०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे. 
अंबाजोगाई , ३० मार्च, २०१७. 

एस आर परदेशी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ता अंबाजोगाई. 


धनको/ इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र . २ अन्वये या कार्यालयास सादर केलेला 
आहे. 

त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

आदेश 
क्र सनिअ/ प्रशासन / अवसायन / नों रद्द/ १७/ २३४ . - मी , एस आर 
परदेशी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता अंबाजोगाई , जि बीड , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन भावनाथ उपसाजलसिंचन सहकारी 
संस्था म भावठाणा ता. अंबाजोगाई , जि . बीड जिचा नोंदणी क्र . बीएचआर / 
एजेआय/ एसएफटी/ आरएसआर / एसआर/ ५३३दि. २९ / ०६/ २००५ असा असुन 
या संस्थेची आज दि . ३० / ०३/ २०१७ पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे 
या आदेशाच्या दिनांकापासुन संस्थेचे विसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय 
असल्याचे बंद झाले आहे . 
___ सदर आदेश आज दि. ३०/ ०३/ २०१७ राजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे . 
अंबाजोगाई, ३० मार्च, २०१७ . 

एस आर परदेशी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ता अंबाजोगाई . 


१७ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १. या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दि . १६/ ०१/ २०१४ . 
२. अवसायक बुध्द भगवान सहकारी मागास गृहनिर्माण संस्था म. वाघाळा 
यांचा नोंदणी रद्द बाबतचा अहवाल दि. २७/०३/ २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

ज्या आर्थि बुध्द भगवान सहकारी मागास गृहनिर्माण संस्था म. वाघाळा 
ता अंबाजोगाई जि बीड ही संस्था या कार्यालयाचे वाचा क्रं १ चे आदेशान्वये 
अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यांत येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती 
करण्यांत आलेली आहे. 

ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधारण सभा आयोजीत 
केलेली होती , परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी / सभासद /ऋणको / 
धनको/ इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र . २ अन्वये या कार्यालयास सादर केलेला 
आहे . 

त्याआर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

आदेश 
क्र सनिअ /प्रशासन / अवसायन/ नों रद्द/ १७/ २३५ . - मी , एस आर परदेशी , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . अंबाजोगाई , जि . बीड , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन बुध्द भगवान सहकारी मागास गृहनिर्माण संस्था 


१६ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :-१ . या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दि . १२/ ०३/ २०१४ . 

२. अवसायक भावनाथ उपसाजलसिंचन सहकारी संस्था म भावठाणा 
यांचा नोंदणी रद्द बाबतचा अहवाल दि . २७ / ०३/ २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

ज्या आर्थि भावनाथ उपसाजलसिंचन सहकारी संस्था म भावठाणा 
ता अंबाजोगाई जि बीड ही संस्था या कार्यालयाचेवाचा क्रं १ चे आदेशान्वये 
अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यांत येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती 
करण्यांत आलेली आहे . 

ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधारण सभा आयोजीत 
केलेली होती, परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी/ सभासद / ऋणको / 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११-१७ , २०१७ : वैशाख २१ -२७, शके १९३९ 


८४३ 


१९ 


म. वाघाळा ता अंबाजोगाई, जि . बीड जिचा नोंदणी क्र . बीएचआर/एजेआय/ 
एचएसजी/ ३०६दि. २३/ ०३/ १९६७ असा असुन या संस्थेची आज दि . ३०/ 
०३/ २०१७ पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासुन 
संस्थेचे विसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले 


आहे. 


सदर आदेश आज दि . ३० /०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे . 
अंबाजोगाई , ३० मार्च, २०१७ . 

एस . आर. परदेशी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी सस्था ता अंबाजोगाई . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १. या कार्यलयाचे अंतिम आदेश दि . १८ / ०१/ २०१४. 
२. अवसायक वसंत सहकारी गृहनिर्माण संस्था म. शेपवाडी यांचा नोंदणी 
रद्द बाबतचा अहवाल यांचा दि . १८ / ०२/ २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

ज्या आर्थि वसंत सहकारी गृहनिर्माण संस्था म शेपवाडी ता अंबाजोगाई 
जि . बीड ही संस्था या कार्यलयाचे वाचा नं १ चे आदेशान्वये अंतिमरित्या 
अवसायनात घेण्यांत येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यांत 
आलेली आहे . 
__ ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधारण सभा आयोजीत 
केलेली होती , परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी / सभासद /ऋणको / 
धनको / इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र . २ अन्वेय या कार्यालयास सादर केलेला 


आहे . 


१८ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :-१. या कार्यलयाचे अंतिम आदेश दि . ३० / ०३/ २०१५ . 
२. अवसायक योगेश्वरी ग्रामीण गृहपयोगी विविध वस्तु उत्पादक औद्योगिक 
सहकारी संस्था म मोरेवाडी यांचा नोंदणी रद्द बाबतचा अहवाल यांचा दि 
१८ / ०२/ २०१७ 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद. 

ज्या आर्थि योगेश्वरी ग्रामीण गृहपयोगी विविध वस्तु उत्पादक औद्योगिक 
सहकारी संस्था म मोरेवाडी ता अंबाजोगाई जि बीड ही संस्था या 
कार्यलयाचे वाचा क्रं १ चे आदेशान्वये अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यांत 
येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यांत आलेली आहे. 
___ ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधारण सभा आयोजीत 
केलेली होती, परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी/ सभासद / ऋणको / 
धनको / इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र . २ अन्वेय या कार्यालयास सादर केलेला 


त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

आदेश 
क्र सनिअ /प्रशासन / अवसायन/ नों रद्द/ १७ / २३७ . - मी , एस आर 
परदेशी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता अंबाजोगाई , जि बीड , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था म अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन वसंत सहकारी गृहनिर्माण संस्था म 
शेपवाडी ता अंबाजोगाई , जि .बीड जिचा नोंदणी क्र . बीएचआर/ एचएसजी/ 
३०८दि. १८ / ०६/ १९६८ असा असुन या संस्थेची आज दि . ३०/ ०३/ २०१७ 
पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासुन संस्थेचे 
विसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले आहे. 

सदर आदेश आज दि . ३० / ०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे . 
अंबाजोगाई, ३० मार्च, २०१७ . 

एस आर परदेशी 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी सस्था ता अंबाजोगाई 


आहे. 


२० 


त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

आदेश 
क्र सनिअ/ प्रशासन / अवसायन / नों रद्द / १७/ २३६ . - मी , एस आर 
परदेशी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता अंबाजोगाई , जि . बीड, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था म अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन योगेश्वरी ग्रामीण गृहपयोगी विविध 
वस्तु उत्पादक औद्योगिक सहकारी संस्था म मोरेवाडी ता . अंबाजोगाई , 
जि . बीड जिचा नोंदणी क्र . बीएचआर/ ओजेआय /पीआरडी/( आय)/ ६७० दि 
. १८ / ०४ / २०११ असा असुन या संस्थेची आज दि . ३० / ०३ / २०१७ पासुन 
नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासुन संस्थेचे 
विसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले आहे. 

सदर आदेश आज दि. ३०/ ०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे . 
अंबाजोगाई , ३० मार्च, २०१७. 

एस आर परदेशी 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी सस्था ता . अंबाजोगाई 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
वाचा :-१. या कार्यलयाचे अंतिम आदेश दि . ३०/ ०३/ २०१५. 

२. अवसायक श्री . संगमेश्वर सहकारी गृहतारण संस्था म . घाटनांदूर 
यांचा नोंदणी रद्द बाबतचा अहवाल यांचा दि २७/०३/ २०१७. 

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुद 


ज्या आर्थि श्री . संगमेश्वर सहकारी गृहतारण संस्था म . घाटनांदूर ता . 
अंबाजोगाई , जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे वाचा क्रं १ चे आदेशान्वये 
अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यांत येवुन सदर संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती 
करण्यांत आलेली आहे . 
___ ज्या आर्थी अवसायक यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधारण सभा आयोजीत 
केलेली होती, परंतू सदर सभेस कोणताही पदाधिकारी/ सभासद/ ऋणको / 
धनको/ इतर हितसंबंधी हजर राहीले नाहीत किंवा काही हरकती प्राप्त 


८४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७, २०१७ : वैशाख २१-२७ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


झालेल्या नाहीत त्यामुळे अवसायक यांनी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याबाबतचा 
अहवाल वाचा क्र . २ अन्वेय या कार्यालयास सादर केलेला आहे. 

त्याअर्थी, संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अवसायकांनी दिलेल्या 
अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द 
करण्याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

आदेश 
क्र सनिअ/ प्रशासन / अवसायन / नों रद्द / १७/ २३८ . - मी , एस आर 
परदेशी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता अंबाजोगाई , जि बीड , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था म अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 


झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन श्री . संगमेश्वर सहकारी गृहतारण 
संस्था म . घाटनांदूर ता . अंबाजोगाई, जि . बीड जिचा नोंदणी क्र .बीएचआर/ 
एजेआय / एचएसजी / ओएच/ ५३८ /९१ दि ३० / ११/ १९९१ असा असुन या 
संस्थेची आज दि . ३० / ०३/ २०१७ पासुन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या 
आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचेविसर्जन झाले असुन संस्था निगमनिकाय 
असल्याचेबंद झाले आहे. 

सदर आदेश आज दि . ३० /०३/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
देण्यात येत आहे . 

एस आर परदेशी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी सस्था ता . अंबाजोगाई . 


२१ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडुन 
विषय :- मतदान दिनांक ०३ फेब्रुवारी , २०१७ ( शुक्रवार) रोजी जिल्ह्यातील औरंगाबाद विभाग शिक्षण मतदान संथ मतदान केंद्र परिसरात फौ. प्र. सं 
. १९७३ चे कलम १४४ लागु करणे बाबत 

आदेश 
क्रमांक . २०१७ अ- १पोल/ कवि -२०० -२७१ :-ज्याअर्थी मा भारत निवडणुक आयोगाने औरंगाबाद विभाग शिक्षण मतदार संघाची निवडणुक कार्यक्रम 
घोषीत केला असुन कार्यक्रम घोषीत केलेल्या दिनांकापासुन आदर्श आचार संहिता अंमलात राहणार आहे. औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघासठी 
प्रत्यक्ष मतदान खालील मतदान केंद्रावर दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०१७ ( शुक्रवारी ) रोजी होणार आहे. 


मतदान केद्रांची नावे 


६६- तहसील कार्यालय परभणी खोली क्रमांक १ 
६७- तहसिल कार्यालय , परभणी , खोली क्रमांक - २ 


६८ - तहसिल कार्यलय , परभणी, खोली क्रमांक - ३ 


६९ - तहसिल कार्यालय , पालम 


७० - तहसिल कार्यालय , पुर्णा 
७१- तहसिल कार्यालय , गंगाखेड 
७२ -जिल्हा परिषद प्रशाला , राणीसावरगांव 
७३- तहसिल कार्यालय, सोनपेठ 
७४-जिल्हा परिषद प्रशाला, अव्वलगांव 
७५- तहसिल कार्यालय , मिटींग हॉल , जिंतूर 


110 


७६- तहसिल कार्यालय , पाथरी 


७७- तहसिल कार्यालय , मिटींग हॉल , जिंतूर 
७८ -जिल्हा परिषद प्रशाला, बोरी 
७९-जिल्हा परिषद प्रशाला, चारठाणा 
८०-जिल्हा परिषद प्रशाला , आडगांव 
८१- तहसिल कार्यालय , मिटींग हॉल , मानवत 


१५ 


१६ 


०२. उक्त निवडणूकीची प्रक्रीया शांततेत , निर्भय व न्याय वातावरणात पार 
पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी 
मतदान होणाऱ्या उक्त ठिकाणापासून २०० मिटर परिसतरतील सर्व 
पक्षकारांचे मंडपे , सर्व दुकाने , मोबाईल ,कॉडलेस फोन , पेजर , वायरलेस 
सेट , ध्वनीक्षेपके , सर्व प्रकारचे फेरीवाले व ईतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे , 


निवडणुकीच्या कामाव्यातिरीक्त खाजगी वाहने , संबधीत पक्षाचे चिन्हांचे 
प्रदर्शन व निवडणुक कामाव्यतिरिक्त व्यक्तीस प्रवेश करण्यास प्रतिबंध 
करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे. आणि ज्याअर्थी सर्व 
संबंधीतांना नोटीस देवून त्यांचे म्हणने ऐकुन घेणे सद्यस्थितीत शक्य 
नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
झाली आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११- १७ , २०१७ : वैशाख २१- २७, शके १९३९ 


८४५ 


व्यक्तीच्या किंवा शवांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत 

६ . व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखावण्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार 


नाहीत . 


०३. त्याअर्थी मी राहुल रंजन महिवाल , जिल्हादंडाधिकारी, परभणी 
फौजदरी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन असे आदेश देत आहे की , दिनांक ०३ 
फेब्रुवारी , २०१७ ( शुक्रवार) रोजी उक्त मतदान केंद्राच्या ठिकाणापासुन 
२०० मीटर परिसरातील सर्व पक्षकाराचे मंडपे , सर्व दुकाने , मोबाईल ,कॉडलेस 
फोन , पेजर वायरलेस सेट ध्वनीक्षेपके , सर्व प्रकारचे फेरीवाले व इतर 
ईलेक्ट्रॅनिक उपकरणे, निवडणुकीच्या कामाव्यतिरीक्त खाजगी वाहने , 
संबंधीत पक्षाचे चिन्हाने प्रदर्शन व निवडणुक कामाव्यातिरीक्त व्यक्तीस 
प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

हा आदेश परभणी जिल्ह्यातील उक्त १६ मतदान केंद्राच्या परिसरात 
मतदानाच्या दिवशी दिनांक ०३ फेब्रुवारी , २०१७ ( शुक्रवार ) वेळ ०६ :३० 
वाजेपासुन ते १९: ३० वाजे पावेतो लागु राहील. 

सदरील आदेश आज दिनांक ०१/ ०२/ २०१७ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 
परभणी, १ फेब्रुवारी , २०१७. 

( राहुल रंजन महिवाल , 
जिल्हादंडाधिकारी, परभणी. 


७. तसेच ज्याआर्थी सार्वजनीक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 
मुबंई पोलीस अधिनीयम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) (३ ) परभणी जिल्ह्यात 
पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर 
एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे. 

आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील 
कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय/निमशासकीय 
कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा तसेच सक्षम 
अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास 
लागु राहणार नाहीत . विशेषरित्या मिरवणुकी बाबत / कार्यक्रमा बाबत 
परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , परभणी किंवा त्यांनी 
प्राधिकृत केलेले इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील . 

सदरील आदेश मी परभणी जिल्हयाचे हद्दीपावेतो लागु करीत आहे 
सदरचा आदेश दिनांक ०१/ ०२/ २०१७ चे सकाळी ०७: ०० वा पासुन ते 
१५/ ०२/ २०१७ चे २४:०० वा पर्यंत अंमलात राहतील हा आदेश 
बहुसंख्य व्यक्तींना लागु असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिध्दी दवंडीव्दारे / 
ध्वनीक्षेपकाव्दारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे पोलीसांनी करावी 
तसेच सदर आदेश सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी/ पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस 
बोर्डावर लावुन प्रसिध्दी देण्यात यावी. 

हे आदेश दिनांक ३१/०१/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी 
निर्गमीत करीत आहे . 
परभणी, ३१ जानेवारी , २०१७ . 

रा रं महिवाल , 
जिल्हदंडाधिकारी परभणी. 


२२ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक परभणी यांचे कडील पत्र क्रं . ४२१/जिविशा/ 
२०१७ / दिनांक ३० /०१/ २०१७ 

आदेश 
क्र . २०१७ गृह/ ओ- १/ पोल - कावी- २७१ :- ज्याअर्थी परभणी शहरात 
दि . ०१/ ०२/ २०१७ ते दि . १५/ ०१/ २०१७ पावेतो हजरत तुराबूल हक दर्गा 
येथे उरुस भरणार आहे . तसेच सध्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषद/ पंचायत 
समिती निवडनुक प्रक्रिया सुरु असुन विरोधी राजकीय पक्ष, शेतकरी 
संघटना व इतर संघटनातर्फे , शेतकऱ्याच्या विविध प्रश्नांबाबत , तसेच 
अचानक होण्यारे मोर्चे, निदर्शने , रस्तारोको कार्यक्रम यासारखे आदोलने 
या वरुन परभणी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नसल्याने , जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत 
राहावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही या दृष्टीने 
दिनांक ०१/ ०२ / २०१७ चे सकाळी ०७: ०० वा पासुन ते १५/ ०२ / २०१७ चे 
२४:०० वा. पर्यंत मु पो. का. ३७ ( १) (३ ) लागु करण्यासाठी प्रस्तावित केले 


आहे. 


त्याअर्थी मी , राहुल रंजन महिवाल , जिल्हादंडाधिकारी परभणी 
याव्दारे मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) अन्वये मला 
प्राप्त अधिकारानुसार आदेशीत करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या 
कर्मचाऱ्या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 
त्यांच्या जवळ , 

१. शस्त्र , काठी , तलवार , बंदुका बाळगणार नाहीत . 

२. लाठया , काठया किंवा शारिरीक इजा होण्यास ज्या कारणीभुत 
ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तु जवळ बाळगणार 
नाहीत . 

३. कोणतेही क्षारक पदार्थं व स्फेाटक द्रव्य बाळगणार नाही . 

४. दगड , क्षेपणिक उपकणे किंवा निमकॉस्टीक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे 
द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहित किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 

५. प्रक्षोपक भाषणे / अंगविक्षेप/विटंबनात्मक नक्कला करणार नाही , 
सभ्यता व नितिमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा 
अशी कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
विषय :- धरणे आंदोलन , मोर्चा, निदर्शन , उपोषण करण्यावर 
निबंध बाबत 

आदेश 
__ क्र . २०१७ / अ- १/ पोल / कावि - २१०, २७१ :- ज्याआर्थी मा राज्य 
निवडणुक आयोगाने दिनांक ११/ ०१/ २०१७ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत 
समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सदर 
निवडणूकीचा कार्यक्रम घोषीत केलेल्या दिनांकापासुन निवडणूकीचानिकाल 
जाहिर होईपर्यंत आदर्श आचार संहिता अंमलात राहणार आहे . 

०२ . त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत 
समित्यांच्या निवडणुकीची संपुर्ण प्रक्रीया शांततेत , निर्भय , मुक्त व पारदर्शक 
वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्हादंडधिकारी/ उपविभागीय 
अधिकारी /तालुका दंडाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, 
निमशासकीय कार्यालय विश्रामगृह , सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यावर कोणत्याही 
राजकीय पक्षाने , व्यक्तीने , संघटनेने निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने 
किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने किंवा त्याच्या हितचिंतकाने धरणे आंदोलन , 
मोर्चा निदर्शन , उपोषण करण्यावर निर्बंध घालणे आवश्यक असल्याची 
माझी खात्री झाली आहे. आणि ज्याअर्थि सर्व संबंधीतांना नोटीस देवुन 
त्याचे म्हणने एकुन घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १९७३ चे कलम १४४ ( २) नुसार एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक 
आसल्याची माझी खात्री झाली आहे. 


८४६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११- १७ , २०१७ : वैशाख २१- २७ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
___ ०३ त्याअर्थी मी राहुल रंजन महिवाल , जिल्हादंडाधिकारी परभणी 

२५ 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन असे आदेश देत आहे की , वरील 

विषय :- सार्वजनिक ईमारतीचे ठिकाणी, सार्वजनिक रस्त्यावर , 
परीच्छेदात नमुद केले नुसार सर्व शासकीय , निमशासकीय कार्यालय / 

रहदारीस अडथळा निर्माण न होवु देण्यासाठी निर्बंध घालण्याबाबत 
संस्था , शासकीय विश्रामगृह , सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्याच्या ठिकाणी 

आदेश 
धरणे , आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने , उपोषण करण्यावर निवडणूक प्रक्रिया 

क्र . २०१७/ अ- १/ पोल / कावि- २०३ :- ज्याअर्थी मा राज्य निवडणूक 
पुर्ण होईपर्यत निर्बंध घालीत आहे . प्रत्येक ईसमावर हे आदेश तामील 

आयोगाने दिनांक ११/ ०१/ २०१७ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या 
करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसाने 
जाहीर करुन त्यास प्रसिध्द करावी असेही आदेशीत करीत आहे. 

सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सदर निवडणुकीचा 
हा आदेश परभणी जिल्ह्याच्या संपुर्ण क्षेत्रासाठी आदेशाच्या 

कार्यक्रम घोषीत केल्याच्या दिनांकपासुन निवडणूकीचा निकाल जाहिर 
तारखेपासुन दिनांक २३/ ०२/ २०१७ रोजीच्या १८: ०० वाजेपर्यंत अंमलात 

होईपर्यंत आदेश आचार संहिता अंमलात राहणार आहे. 
राहील . 

०२. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या 
सदरील आदेश आज दिनांक १६ /०१/ २०१७ रोजी माझ्या सही व निवडणूकीची संपुर्ण प्रक्रीया शांततेत , निर्भय , व न्याय वातावरणात पार 
शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 

पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन राजकीय पक्षांनी निवडणुक लढविणाऱ्या , 
परभणी, १६ जानेवारी, २०१७ . 

उमेदवाराने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने सार्वजनिक 
राहुल रंजन महिवाल , 

ईमारतीचेठिकाणी , सार्वजनिक रस्त्यावर , निवडणूकीसंबंधी पोस्टर्स , बॅनर्स , 
जिल्हादंडाधिकारी , परभणी . 

पॉम्प्लेटस , कटआऊट्स , पेंटींग्ज , होडींग्ज , कमाणी लावणे तसेच 
निवडणूकीसंबंधी घोषवाक्य लिहिने या व ईतर बाबीमुळे रहदारीमुळे अडथळा 

निर्माण होवु शकेल किंवा अपघात होण्याची शक्यता नाकारत येत नसल्यामुळे 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

त्यावर निर्बंध घालणे आवश्यक असल्याचे माझी खात्री झाली आहे . 
विषय :- कार्यालय /विश्रामगृहे ईत्यादी परिसरात मिरवणुक काढण्यास , 
घोषणा/ सभा घेणे ईत्यादींवरील निर्बध बाबत 

०३ त्याअर्थी मी राहुल रंजन महिवाल , जिल्हादंडाधिकारी परभणी 
आदेश 

मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३( १ ) ( डीबी ) अन्वये मला 
क्र . २०१७/ अ - १/ पोल / कावि - २०० :- ज्याआर्थी मा राज्य निवडणूक 

प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन असे आदेश देत आहे की , 
आयोगाने दिनांक ११/ ०१/ २०१७ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूकीचे साहित्य कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी , रस्त्यावर रहदारीस 
सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सदर निवडणूकीचा अडथळा किंवा अपघात होईल अशा पध्दतीने लवण्यास निवडणूक प्रक्रिया 
कार्यक्रम घोषीत केलेल्या दिनांकपासुन निवडणूकीचा निकाल जाहिर पुर्ण होईपर्यंत निर्बध घालीत आहे. प्रत्येक ईसमावर हे आदेश तामील 
होईपर्यंत आदर्श आचार संहिता अंमलात राहणार आहे . 

करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसने जाहीर 
०२. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या 

करुन त्यास प्रसिध्दी करावी असेही आदेशीत करीत आहे. 
निवडणूकीची संपुर्ण प्रक्रीया शांततेत , निर्भय , मुक्त व पारदर्शक वातावरणात 

हा आदेश परभणी जिल्ह्याच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी आदेशाच्या 
पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्ह्यातील सर्व शासकीय , निमशासकीय 

तारखेपासुन दिनांक २३ / ०२/ २०१७ रोजीच्या २३: ०० वाजेपर्यंत अंमलात 
कार्यालय/ संस्था आणि शासकीय विश्रामगृहाच्या आवारामध्ये कोणत्याही 

राहील . 
राजकीय पक्षाने , निवडणुक लढविणाऱ्याने, उमेदवाराने किंवा रॅली काढणे 
निवडणूकी संबंधाने पोस्टर्स ,बॅनर्स , पॉम्प्लेट्स , कटआऊट , पेंटींग्स , होर्डीग्ज 

सदरील आदेश आज दिनांक १६/ ०१/ २०१७ रोजी माझ्या सही व 
कमाणी लावणे , निवडणूकीसंबंधाने घोषवाक्या लिहीने या व ईतर बाबीमुळे 

शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 
रहदारीमुळे अडथळानिर्माण हावु शकेल किंवा अपघात होण्याची शक्यता 

परभणी, १६ जानेवारी , २०१७ . 
नाकारता येत नसल्यामुळे त्यावर निर्बंध घालने आवश्यक असल्याचे माझी 

राहुल रंजन महिवाल , 
खात्री झाली आहे . 

जिल्हादंडाधिकारी , परभणी . 


का 


२४ 


२६ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


विषय :- निवडणूक कालावधीमध्ये जात / धर्म /भाषावार शिबीरांचे 
आयोजन न करणे बाबत . 


आदेश 


०३ त्याअर्थी मी राहुल रंजन महिवाल, जिल्हादंडाधिकारी परभणी फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करुन असे आदेश देत आहे की , वरील ठिकाणी वरीलप्रमाणे 
कृती करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यत निबंध घालीत आहे 
प्रत्येक ईसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी 
आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसने जाहीर करुन त्यास प्रसिध्द करावी असेही 
आदेशीत करीत आहे . 

हा आदेश परभणी जिल्हयाच्या संपुर्ण क्षेत्रासाठी आदेशाच्या तारखेपासुन 
दिनांक २३/ ०२/ २०१७ रोजीच्या २३:०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदरील आदेश आज दिनांक १६/ ०१/ २०१७ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 
परभणी, १६ जानेवारी, २०१७ . 

राहुल रंजन महिवाल , 
जिल्हादंडाधिकारी, परभणी. 


क्र . २०१७/ अ- १/ पोल / कावि - २०७ :- ज्याअर्थी मा राज्य निवडणूक 
आयोगाने दिनांक ११/०१/ २०१७ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या 
सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सदर निवडणुकीचा 
कार्यक्रम घोषीत केल्याच्या दिनांकपासुन निवडणूकीचा निकाल जाहिर 
होईपर्यंत आदेश आचार संहिता अंमलात राहणार आहे . 

०२. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या 
निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रीया शांततेत , निर्भय , व न्याय वातावरणात पार 


वातावरणात पार 


२८ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११- १७ , २०१७ : वैशाख २१- २७ , शके १९३९ 

८४७ 
पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन राजकीय पक्षांनी निवडणुक लढविणाऱ्या , फौजदारी प्रक्रीया संहीता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान 
उमेदवाराने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने सार्वजनिक करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन असे आदेश देत आहे की , 
ईमारतीचेठिकाणी , सार्वजनिक रस्त्यावर , निवडणूकीसंबंधी पोस्टर्स, बॅनर्स , वरीलप्रमाणे नमुना मतपत्रिका छपाईस निवडणुक प्रक्रीया पुर्ण होईपर्यंत 
पॉम्प्लेटस , कटआऊट्स , पेंटींग्ज , होर्डीग्ज कमाणी लावणे तसेच निर्बंध घालीत आहे . प्रत्येक ईसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य 
निवडणूकीसंबंधी घोषवाक्य लिहिने या व ईतर बाबीमुळे रहदारीमुळे अडथळा नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसने जाहीर करुन 
निर्माण होवु शकेल किंवा अपघात होण्याची शक्यता नाकारत येत नसल्यामुळे त्यास प्रसिध्दी करावी असेही आदेशीत करीत आहे . 
त्यावर निर्बंध घालणे आवश्यक असल्याचे माझी खात्री झाली आहे . 

हा आदेश परभणी जिल्ह्याच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी आदेशाच्या तारखेपासुन 

दिनांक २३ / ०२/ २०१७ रोजीच्या २३: ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
०३ त्याअर्थी मी राहुल रंजन महिवाल , जिल्हादंडाधिकारी परभणी 

सदरील आदेश आज दिनांक १६/०१/ २०१७ रोजी माझ्या सही व 
मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३( १ ) ( डीबी ) अन्वये मला 

शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन असे आदेश देत आहे की , 

परभणी, १६ जानेवारी , २०१७ . 
निवडणूकीचे साहित्य कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी , रस्त्यावर रहदारीस 

राहुल रंजन महिवाल , 
अडथळा किंवा अपघात होईल अशा पध्दतीने लवण्यास निवडणूक प्रक्रिया 

जिल्हादंडाधिकारी , परभणी . 
पुर्ण होईपर्यंत निर्बध घालीत आहे . प्रत्येक ईसमावर हे आदेश तामील 
करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसने जाहीर 
करुन त्यास प्रसिध्दी करावी असेही आदेशीत करीत आहे. 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
हा आदेश परभणी जिल्ह्याच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी आदेशाच्या 

विषय :- ध्वनिक्षेपकाचे वापरावरील निर्बंध घालण्याबाबत . 
तारखेपासुन दिनांक २३/ ०२/ २०१७ रोजीच्या १८ :०० वाजेपर्यंत अंमलात 

आदेश 

क्र . २०१७ / अ -१ /पोल/ कावि - २०४ :- ज्याअर्थी मा राज्य निवडणूक 
राहील . 

आयोगाने दिनांक ११/ ०१/ २०१७ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या 
सदरील आदेश आज दिनांक १६ /०१/ २०१७ रोजी माझ्या सही व सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी कार्यक्रम घोषीत केला असून कार्यक्रम घोषीत 
शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 

केल्याच्या दिनांकपासुन आदर्श आचार संहिता अंमलात आलेली आहे . 

०२ . त्यामुळे जिल्ह्यातील सदर निवडणूकीच्या प्रचार मोहीमेच्या 
परभणी, १६ जानेवारी, २०१७ . 

कालावधीत सर्व राजकीय पक्षाचे उमेदवार तसेचनिवडणूक लढविणारे उमेदवार 
राहुल रंजन महिवाल , आणि त्यांचे कार्यकर्ते आणि हितचिंतक हे वाहनांवर ध्वनीक्षेपक बसवुन 
जिल्हादंडाधिकारी , परभणी . मोठया आवाजातुन प्रचार केल्यास ध्वनीप्रदुषन होणे सर्व सामान्य लोकांच्या 

जीनातील शांततेस व स्वास्थ्यास बाधा पोहोचण्याची व उशीरा रात्रीपर्यंत 
२७ 

ध्वनीषेपन यंत्रणा चालु ठेवण्याची शक्यता असल्यामुळे सदर बाबींवर निबंध 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

घालणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 
विषय :- नमुना मतपत्रिका छपाईवर निर्बध घालण्याबाबत . 

____ ०३ त्याअर्थी मी राहुल रंजन महिवाल , जिल्हादंडाधिकारी परभणी 

मुबंई पोलीस अधिनीयम १९५१ चे कलम ३३( एम) मधील प्राप्त आधिकारानुसार 
आदेश 

निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ध्वनीक्षेपकाचे वापरावर खालील प्रमाणे निबंध 
क्र . २०१७/ अ- १/ पोल / कावि - २०१ :- ज्याअर्थी मा राज्य निवडणूक 

घालीत आहे . 
आयोगाने दिनांक ११/ ०१/ २०१७ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या 

१. ध्वनीक्षेपकाचा वापर पोलीस अधिकारी यांचे परवानगीशिवाय 
सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी कार्यक्रम घोषीत केला असून कार्यक्रम घोषीत 

करता येणार नाही. 
केल्याच्या दिनांकापासुन आदर्श आचार संहीता अंमलात आलेली आहे 

२ . सकाळी ६ . ०० वाजण्यापुर्वी आणि रात्री १० . ०० वाजेनंतर 
त्यामुळे परभणी जिल्ह्यतील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या कोणत्याही फिरत्या वाहनावर व कोणत्याही क्षेत्रात ध्वनीक्षेपकाचा वापर 
निवडनूकीची संपुर्ण प्रक्रीया शांततेत , निर्भय व न्याय वातावरणात पार 

करता येणार नाही. 
पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन राजकीय पक्षानी, निवडणुक लढविणाऱ्या 

३. सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आणि इतर व्यक्तींनी निश्चीत 
उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनीधीनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने 

ठिकाणी ध्वनीक्षेपकाच्या वापरासंबंधीत घेतलेल्या परवानगीची माहीती 

जिल्हादंडाधिकारी , संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी व संबंधीत यंत्रणेस 
मुद्रणालयाचेमालकाने व इतर सर्व माध्यमाद्वारे छपाई करणाऱ्या मालकाने 

कळविणे बंधनकारक राहील . 
तसेच प्रकाशकाने नमुना मतपत्रिका छापतांना खालील बाबीवर निबंध 

हे आदेश निवडणूक प्रक्रीया पुर्ण होईपर्यंत अंमलात राहतील. प्रत्येक 
घालण्याची गरज असल्याची माझी खात्री झाली आहे. आणि ज्याअर्थी 

हामावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश 
सर्व संबंधीतांना नोटीस देवुन त्यांचे म्हणने ऐकुन घेणे सद्यस्थितीत शक्य 

ध्वनीक्षेपकावर पोलीसने जाहीर करुन त्यास प्रसिध्दी करावी असेही आदेशीत 
नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री करीत आहे. 
झाली आहे . 

हा आदेश परभणीजिल्ह्याच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी आदेशाच्या तारखेपासुन 
१ . इतर उमेदवाराचे नाव व त्यांची नेमून देण्यात आलेले चिन्ह दिनांक २३ / ०२/ २०१७ रोजीच्या २३ :०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
वापरणे. 

सदरील आदेश आज दिनांक १६ /०१/ २०१७ रोजी माझ्या सही व 
२ नमुना मतपत्रिकेसाठी आयोगाने निश्चीत केल्याप्रमाणे कागद वापरणे 

शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 
३. आयोगाने निश्चीत केलेल्या कागदाच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिका परभणी, १६ जानेवारी , २०१७ . 
छापणे. 

राहुल रंजन महिवाल , 
०२ त्याअर्थी मी राहुल रंजन महिवाल , जिल्हादंडाधिकारी परभणी 

जिल्हादंडाधिकारी, परभणी. 


८४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७, २०१७ : वैशाख २१-२७ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
२९ 

कार्यक्रम घोषीत केलेल्या दिनांकपासुन निवडणूकीचा निकाल जाहिर 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

होईपर्यंत आदर्श आचार संहिता अंमलात राहणार आहे . 
विषय :- प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनावर पक्ष प्रचाराचे ___ ०२ . त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत 
कापडी फलक , झेंडे लावणे, ईत्यादी बाबीसाठी निर्बंध घालण्याबाबत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकीची संपुर्ण प्रक्रीया शांततेत , निर्भय , 
आदेश 

मुक्त व पारदर्शनक वातावरनात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्ह्यातील 
क्र . २०१७ / अ - १/ पोल/ कावि -२०५ :- ज्याआर्थी मा राज्य निवडणूक धार्मिक स्थळे , रुग्णालये , किंवा शैक्षणीक संस्था व सार्वजनिक ठिकाणाचे 
आयोगाने दिनांक ११/ ०१/ २०१७ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या जवळ पास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यावर निर्बंध घालणे 
सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी कार्यक्रम घोषीत केला असून कार्यक्रम घोषीत आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे . आणि ज्याअर्थि सर्व 
केल्याच्या दिनांकपासुन आदर्श आचार संहिता अंमलात आलेली आहे . संबंधीतांना नोटीस देवुन त्यांचे म्हणने ऐकुन घेणे सद्यस्थितीत शक्य 

२. सदर निवडणूकीचे प्रचार मोहीमेच्या कालावधीत सर्व राजकीय नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
पक्षाचे उमेदवार तसेच निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते झाली आहे . 
आणि हितचिंतक हे निवडणूक प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांवर ०३. त्याअर्थी मी राहुल रंजन महिवाल, जिल्हादंडाधिकारी परभणी 
पक्ष प्रचाराचे फलक लावणे , झेंडे लावणे , ईत्यादी बाबीसाठी बंधन घालणे फौजदारी प्रक्रीया संहीता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान 
आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 

करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन या आदेशाद्वारे असे आदेशीत 
३. त्याअर्थी मी राहुल रंजन महिवाल, जिल्हादंडाधिकारी परभणी करीत आहे की ,जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे , रुग्णालये , किंवा शैक्षणीक 
फौजदारी प्रक्रीया संहीता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान संस्था व सार्वजनिक ठिकाणाचे जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन या आदेशाद्वारे खालीलप्रमाणे स्थापन करण्यावर निवडणूक प्रक्रीया पुर्ण होईपर्यत निबंध घालीत आहे, 
निर्बंध घालीत आहे. 

प्रत्येक ईसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी 
१. फिरत्या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचा झेंडा हा वाहनाच्या डाव्या आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसने जाहीर करुन त्यास प्रसिध्दी करावी असेही 
बाजूला विंड स्क्रिन ग्लासच्या पुढे राहणार नाही आणि तो त्या वाहनाच्या आदेशीत करीत आहे . 
टपापासुन २ फुट उंचीपेक्षा जास्त राहणार नाही . 

हा आदेश परभणी जिल्ह्याच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी आदेशाच्या 
२. प्रचाराच्या फिरत्या वाहनांवर कापडी फलक वाहन चालकाच्या तारखेपासुन दिनांक २३ / ०२/ २०१७ रोजीच्या १८ :०० वाजेपर्यंत अंमलात 
आसनामागे वाहनाच्या डाव्या व उजव्या बाजुने लावण्यात यावा , ईतर राहील . 
कोणत्याही बाजुस तो लावता येणार नाही. 

सदरील आदेश आज दिनांक १६/०१/ २०१७ रोजी माझ्या सही व 
३ . फिरत्या वाहनांवर लावावयाचा पक्ष प्रचाराचा झेंडा किंवा शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 
कापडी फलक संबंधित पक्षाचेजिल्हाध्यक्ष उमेदवार व उमेदवाराचेनिवडणूक परभणी , १६ जानेवारी , २०१७ . 
प्रतिनिधी यांच्या वाहनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वाहनांवर लावता येणार 

राहुल रंजन महिवाल , 
नाही. 

जिल्हादंडाधिकारी , परभणी . 
हे आदेश निवडणूक प्रक्रीया पुर्ण होईपर्यंत अंमलात राहतील. प्रत्येक 
ईसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश 

३१ 
ध्वनीक्षेपकावर पोलीसने जाहीर करुन त्यास प्रसिध्दी करावी असेही आदेशीत 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
करीत आहे . 

विषय :- उमेदवारांचे नामनिर्देशन दाखल करते वेळेस घालण्यात 
हा आदेश परभणी जिल्ह्यासाठी संपुर्ण क्षेत्रासाठी आदेशाच्या 

आलेले निर्बध बाबत . 
तारखेपासुन दिनांक २३/ ०२/ २०१७ रोजीच्या १८ : ०० वाजेपर्यंत अंमलात 

आदेश 
सदरील आदेश आज दिनांक १६ /०१/ २०१७ रोजी माझ्या सही व 

क्र . २०१७ / अ- १/ पोल / कावि - २०९ :- ज्याअर्थी मा . राज्य निवडणूक 
शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 

आयोगाने दिनांक ११/०१/ २०१७ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या 
परभणी, १६ जानेवारी, २०१७. 

सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सदर निवडणूकीचा 
राहुल रंजन महिवाल , कार्यक्रम घोषीत केलेल्या दिनांकपासुन निवडणूकीचा निकाल जाहिर 
जिल्हादंडाधिकारी , परभणी. होईपर्यंत आदर्श आचार संहिता अंमलात राहणार आहे . 

०२. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत 
३० 

समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रीया शांततेत , निर्भय , 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

मुक्त व पारदर्शक पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन निवडणूक कालावधीत 
विषय : - धार्मिक स्थळे, रुग्णालय , किंवा शैक्षणीक संस्था व 

निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र 
सार्वजनिक ठिकाणाचे जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यास 

दाखल करते वेळेस निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात वाहनांच्या 
निर्बंध घालणे बाबत 

ताफ्यामध्ये तीन पेक्षा जास्त मोटारगाड्या / वाहने यांचा समावेश नसावा 
आदेश 

तसेच नामनिर्देशनपत्र दाखल करते वेळेस निवडणूक निर्णय अधिकारी 
क्र . २०१७ / अ - १ / पोल/ कावि- २०८ :- ज्याअर्थी मा राज्य निवडणूक 

यांचे दाखलनात पाच व्यक्ती उपस्थित राहतील या व्यतिरिक्त कोणालाही 
आयोगाने दिनांक ११/०१/ २०१७ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या 

निवडणुक निर्णय अधिकारी यांच्या दालनात प्रवेश दिला जाणार नाही 
सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सदर निवडणूकीचा 


राहील . 


बाव 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११- १७ , २०१७ : वैशाख २१- २७, शके १९३९ 

८४९ 
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात नामनिर्देशनपत्र दाखल निवडणूकांचे निकाल घोषीत होईपर्यंत शस्त्र परवाना असलेली शस्त्रास्त्रे 
करते वेळेस कार्यालयाच्या परिसरात मिरवणूक / सभा घेणे , कोणत्याही बाळगण्यास व वाहुन नेण्यावर निर्बध घालणे आवश्यक असल्याची माझी 
प्रकारच्या घोषणा देणे / वाद्य वाजविणे किंवा गाणी म्हणने आणि कोणत्याही खात्री झाली आहे . 
प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणेस प्रतिबंध घालणे आवश्यक असल्याची ०३. त्याअर्थी मी राहुल रंजन महिवाल, जिल्हादंडाधिकारी परभणी 
माझी खात्री झाली आहे . आणि ज्याअर्थी सर्व संबंधीतांना नोटीस देवुन 

फौजदारी प्रक्रीया संहीता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान 
त्यांचे म्हणने ऐकुन घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया 

करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन व मा राज्य निवडणूक आयोग 
संहिता १९७३ चे कलम १४४( २) नुसार एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक 

, महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक - स्थास्वसं २०११/ प्र. क्र . २५ / का ५ , दिनांक 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 

. २९ / १२/ २०११ आणि शासन गृह विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र 
०३. त्याअर्थी मी राहुल रंजन महिवाल, जिल्हादंडाधिकारी परभणी 

. एसयुटी- २०१४/ सी -६२/ पोल-९ ,दिनांक ३०/ ३/ २०१५ नुसार कोणत्याही शस्त्र 
फौजदारी प्रक्रीया संहीता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान 

परवानाधारकास विशेष परवानगी शिवाय परभणी जिल्हयाचे कार्यक्षेत्रात 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन या असे आदेश देत आहे की , 

शस्त्र सोबत घेवून फिरण्यास निर्बंध घालीत आहे. सदरील आदेश शासकीय 
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या निवडणूक 

कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती , दंडाधिकारीय शस्ती प्रदान केलेले अधिकारी , 
निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयाचे १०० मीटर परिसरात तसेच दालनात 

पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी,बँकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरील अधिकारी/ कर्मचारी 
पाच पेक्षा जास्त व्यक्तींच्या प्रवेशास निर्बंध घालीत आहे . तसेच 

यांचे व्यतिरिक्त इतर सर्व परवानाधारक व्यक्तींना परवाना दिलेले शस्त्रास्त्रे 
उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल करते वेळेस वाहनांच्या ताफ्यामध्ये 
तीन पेक्षा जास्त मोटारगाड्या/वाहने यांचा ताफ्यात समावेश नसावा 

बाळगण्यास व वाहुन नेण्यावर निवडणूकांचे निकाल घोषीत होईपर्यंत या 
नामनिर्देशनपत्र दाखल करते वेळेस निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे 

आदेशान्वये बंदी घालण्यात येत आहे. प्रत्येक ईसमावर हे आदेश तालीम 
कार्यालयाच्या परिसरात मिरवणूक / सभा घेणे , कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा 

करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसने जाहीर 
देणे/ वाद्य वाजविणे किंवा गाणी म्हणने आणि कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक 

करुन त्यास प्रसिध्दी करावी असेही आदेशीत करीत आहे . 
प्रचार करणेस प्रतिबंध करण्यात येत आहे . प्रत्येक ईसमावर हे आदेश 

हा आदेश परभणी जिल्हयाच्या संपुर्ण क्षेत्रासाठी आदेशाच्या 
तालीम करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसने तारखेपासुन दिनांक २४/ ०२/ २०१७ रोजीच्या १८:०० वाजेपर्यंत अंमलात 
जाहीर करुन त्यास प्रसिध्दी करावी असेही आदेशीत करीत आहे . राहील . 
हा आदेश परभणी जिल्ह्याच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी आदेशाच्या 

सदरील आदेश आज दिनांक १६/ ०१/ २०१७ रोजी माझ्या सही व 
तारखेपासुन दिनांक २३/ ०२ / २०१७ रोजीच्या १८ :०० वाजेपर्यंत अंमलात शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 
राहील . 

परभणी, १६ जानेवारी , २०१७ . 
सदरील आदेश आज दिनांक . १६/ ०१/ २०१७ रोजी माझ्या सही व 

राहुल रंजन महिवाल , 
शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 

जिल्हादंडाधिकारी , परभणी . 
परभणी, १६ जानेवारी , २०१७ . 
राहुल रंजन महिवाल , 

३३ 
जिल्हादंडाधिकारी, परभणी. 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक परभणी यांचे कडील पत्र क्रं १४४ / 
जिविशा/ २०१६/दिनांक १३/ ०१/ २०१७ 

आदेश 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

क्रं . २०१७/ गृह / ओ/- १/ पाल / कावी :- ज्याअर्थी परभणी जिल्हयात 
विषय :- जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूक 

दि . १७/०१/ २०१७ रोजी आयोजीत केलेला बहुजन क्रांती मोर्चा व राजकीय 
कालावधीमध्ये शस्त्र बाळगण्यास निबंध घालण्याबाबत 

पक्ष , शेतकरी संघटना व इतर संघटनातर्फे , शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत , 
आदेश 

तसेच अचानक होणारे मोर्चे, निदर्शने , रस्तारोको कार्यक्रम यासारखे 
क्र . २०१७ / अ - १/ पोल/ कावि- २१० :- ज्याअर्थी मा राज्य निवडणूक 

आंदोलने या वरुन परभणी जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
आयोगाने दिनांक ११/ ०१/ २०१७ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या 

होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही जिल्हयात शांतता व सुव्यवस्था 
सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सदर निवडणूकीचा 

अबाधीत राहावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही या 
कार्यक्रम घोषीत केलेल्या दिनांकपासुन निवडणूकीचा निकाल जाहिर 

दृष्टीने दिनांक १६/ ०१/ २०१७ चे सकाळी ०७:०० वा पासुन ते ३१:०१: २०१७ 

चे २४ : ०० वा. पर्यंत मु . पो . का . ३७ ( १) ( ३) लागु करण्यासाठी प्रस्तावित 
होईपर्यंत आदर्श आचार संहिता अंमलात राहणार आहे. 

केले आहे . 
०२ . त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत 

___ त्याअर्थी मी , राहुल रंजन महिवाल, जिल्हादंडाधिकारी परभणी, याद्वारे 
समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकाची संपूर्ण प्रक्रीया शांततेत , निर्भय , 

मुंबई पोलीस अधिनियमक १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त 
मुक्त व पारदर्शक वातावरनात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन तसेच मा 

अधिकारानुसार आदेशीत करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या 
राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक -स्थास्वसं २०११ / 

कर्मचाऱ्या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 
प्र. क्र . २५/ का ५, दिनांक २९ / १२/ २०११ आणि शासन गृह विभाग , मंत्रालय 

त्यांच्या जवळ , 
मुंबई यांचे पत्र क्र . एसयुटी- २०१४/ सी - ६२/ पोल -९,दिनांक ३०/ ३/ २०१५ 
मध्ये नमुद बाबी विचारात घेता, निवडणूक जाहिर झाल्याच्या तारखेपासुन 

८ . शस्त्र , काठी , तलवार बंदुका बाळगणार नाहीत . 


३२ 


का 


| ळगण्या 


| ण्याबाबत 


८५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७ , २०१७ : वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


९ . लाठया , काठया किंवा शारीरीक इजा होण्यास ज्या कारणीभुत 
ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तु जवळ बाळगनार 
नाहीत . 

१० . कोणत्याही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्ये बाळगनार नाही. 
११. दगड , क्षेपणिक उपकरणे किंवा निमकॉस्टीक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे 
द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 

१२ . प्रक्षोभक भाषणे / अंगविक्षेप/विटंबनात्मक नक्कला करणार नाही, 
सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्हयाची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी, घोष्णा 
अशी कोणतीही वस्तु जवळ बाळगनार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत 
व्यक्तीच्या किंवा श्वांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत 

१३ . व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखावण्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार 
नाहीत . 

१४ . तसेच ज्याअर्थी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) परभणी 
जिल्हयात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व 
ररस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 

आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील 
कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय/निमशासकीय 
कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा , धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम 
अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूकीस व कार्यक्रमास 
लागू राहणार नाहीत विशेषरित्या मिरवणूकी बाबत / कार्यक्रमा बाबत परवानगी 
देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , परभणी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील . 

सदरील आदेश मी परभणी जिल्हयाचे हद्दीपावेतो लागु करीत आहे 
सदरचा आदेश दिनांक १६/०१/ २०१७ चे सकाळी ०७:०० वा पासुन ते 
३१/ ०१/ २०१७ चे २४ :०० वा पर्यंत अंमलात राहतील. हा आदेश बहुसंख्य 
व्यक्तींना लागु असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे / ध्वनीक्षेपकाव्दारे 
तसेच सर्व प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे पोलीसांनी करावी. तसेच सदर आदेश 
सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / उपविभागीय पोलीस अधिकारी/ तालुका 
दंडाधिकारी/ पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर लावुन 
प्रसिध्दी देण्यात यावी. 

हे आदेश दिनांक १६/ ०१/ २०१७ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी 
निर्गमीत करीत आहे. 
परभणी, १६ जानेवारी, २०१७ . 

रा रं महिवाल , 
जिल्हादंडाधिकारी परभणी. 


अ . रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणूकीतील किंवा 
जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे, त्यांनी वर्तणूक किंवा वागणूक 
कशी ठेवावी ? या विषयी निर्देश देणे. 

ब . अशा कोणत्याही मिरवणूका या कोणत्या मार्गाने , कोणत्या 
वेळात काढाव्यात किंवा काढू नयेत ? असे मार्ग व अशा वेळा विहित 
करणे 
___ क . सर्व मिरवणूकीच्या व जमावांच्या प्रसंगी व उपासनेच्या वेळी व 
कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागी किंवा सार्वजनिक स्थळी 
गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असल अशा सर्व 
प्रसंगी अडथळा न होऊ देणे यासाठी योग्य ते आदेश देणे . 

ड. सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये, घाट किंवा घाटावर , सर्व धक्क्यावर 
व धक्क्यामध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या , कपडे धुण्याच्या व उतरणेच्या 
जागांच्या ठिकाणी व जागामध्ये , देवालय आणि इतर सर्व सार्वजनिक 
स्थळी सुव्यवस्था राखणेसाठी योग्य ते आदेश देणे. 

इ. कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ ढोल , ताशे व इतर वाद्ये 
वाजविण्याचे व गाणी गाण्याचे, शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ते आदेश देणे . 

ई. कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 
सार्वजनिक करमणूकीच्या ठिकाणी लोकांना उपद्रव होऊ नये म्हणून 
ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करणेचेविनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
योग्य ते आदेश देणे . 

फ . सक्षम प्राधिकाऱ्यानी या अधिनियमांची कलमे ३३ ,३५ ,३७ ते 
४० ,४३ व ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व 
त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 

मी यापुढे असाही आदेश देतो की , कोणीही इसमांनी सदरचा 
आदेश लागू असे पर्यंत नांदेड जिल्हयातील सर्व उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, सर्व पो . स्टे प्रभारी अधिकारी व सर्व बंदोबस्ताचे प्रभारी 
अधिकारी यांचेकडून रहदारीने नियमन व मार्गाबाबत सुचना कार्यक्रमाची 
तारीख / वेळ जाहिरसभा/मोर्चे/मिरवणूक /निर्दशन / पदयात्रा ईत्यादी कार्यक्रम 
संबंधीत पोलीस उप निरिक्षण किंवा त्यांच्या वरिष्ठांकडून तारीख व वेळ 
सभेची जागा मिरवणूकीचा, मोर्चाचा मार्ग व त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा , 
पुर्वपरवानगी शिवाय आयोजीत करु नये. संबंधीत अधिकारी यांनी दिलेले 
आदेशाचे पालन करावेत सदर जाहीरसभा/मिरवणुका/ पदयात्रेत/ समयोजित 
घोषणांनी शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा होऊ शकते अशा घोषणा देऊ नये 

सदरचा आदेश लग्नाच्या ठिकाणी , प्रेत यात्रेस लागू नाही या आदेशाचे 
उल्लघंन केल्यास, महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे अपराधाय 
पात्र ठरले . 

सदरचा आदेश संपूर्ण नांदेड जिल्हयात दिनांक १४/ ०४/ २०१७ वे 
०० :०० वा. पासून दिनांक ३०/ ०४/ २०१७ चे २४. ०० व पर्यंत लागू राहील 

हा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ०७/ ०४/ २०१७ रोजी 
दिला आहे. 
नांदेड , ७ एप्रिल २०१७ . 

संदिप कर्णिक , 
पोलीस अधीक्षक , नांदेड . 


३५ 


३४ 

पोलीस अधिक्षक यांजकडून 
विषय :- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ अन्वये 
अंमलबजावणी अधिकार प्रदान केले बाबत . 

आदेश 
क्र . जिविशा/ दप / डॉ . आंबेडकर जयंती/ २३५०/ २०१७.- उपरोक्त विषयान्वये 
नांदेड जिल्हयात दिनांक १४/ ०४/ २०१७ ते दिनांक ३० /०४/ २०१७ या 
कालावधीमध्ये बौध्द बांधवांच्या वतिने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 
मोठया प्रमाणात साजरी केली जाणार आहे. त्याकरीता सदर कालावधीत 
शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मी संदिप कर्णिक , पोलीस अधीक्षक , 
नांदेड मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी , सर्व पो. स्टे 
प्रभारी अधिकारी व सर्व बंदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांना दिनांक १४ / 
०४/ २०१७ रोजी ०० . 00 वा . पासुन ते दिनांक ३० / ०४ / २०१७ चे २४ : ०० 
वा . पर्यंत वरील कलमान्वये खालील अधिकार प्रदान करीत आहे. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्र २०१७ / एमएजी -१ /सीआर- ७ : - ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा . क्र जिविशा/बंदी आदेश / १५५५ / 
२०१७ उस्मानाबाद दि . २२/ ०३/ २०१७ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील 
प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याचे कळविले आहे. 

० . सध्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात १० व १२ वी परीक्षा चालू आहेत . 
0. दि . २८ / ०३/ २०१७ रोजी गुढीपाडवा सण साजरा होणार आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११-१७ , २०१७ : वैशाख २१ -२७ , शके १९३९ 


८५१ 


३६ 


०. दि . ०२/ ०४/ २०१७ रोजी लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य सेवा ( पूर्व ) 
परिक्षा आयोजित आहे. 

0. दि. ०५/ ०४/ २०१७ पासुर परंडा येथील हजरत खाँजा बद्रोद्यीन दर्गा 
ऊर्स साजरा होत आहे. 

० .विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
मोर्चे, शेतकरी आत्महत्या या कारणामुळे अचानकपणे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

त्यामुळे वरील प्रमाणे सण , उत्सव तसेच आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
शांततेत व सुरळीत पार पडण्याकरीता तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत 
राहणेसाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनीयम १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२ ) 
चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करून, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद, याद्वारे असे आदेश देत 
आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार पडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही 
व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास तसेच 
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय / अर्ज स्विकृती ठिकाण , मतदान 
केंद्र व मतमोजणी केंद्र : 
__ _ १) शस्त्र, लाठ्या, काठ्या, बंदूका, तलवारी , चाकू , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

३ ) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थं, स्फोटके जवळ बाळगता येणार 
नाहीत . 

४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत वाहून नेता येणार नाहीत . 

५) कोणत्याही व्यक्तिस आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक 
नकला करता येणार नाहीत . 

६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशीकिंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे , नकाशे , घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही. 

७ ) व्यक्तींचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार 
नाही. 

८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजवणार नाहीत , सभा घेणार नाहीत . 

हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचेहद्दीत दिनांक २८ / ०३ / २०१७ चे ०६:०० 
पासून ते दिनांक ०५/ ०४/ २०१७ वे २४ : ०० वाजेपावेतो( दोन्ही दिवस धरुन ) 
अमंलात राहतील . 

आणखी असेही आदेश देत आहे की सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे. त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२) चे कलम ३७ ( ३ ) प्रमाणे मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी 
उस्मानाबाद , उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनीक 
ठिकाणी एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास 
किंवा मिरवणुका काढण्यास मनाई करीत आहे. आणि असेही आदेशीत 
करीत आहे की , शासकिय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी 
किंवा शासनाचे अधिकारी , कर्मचारी , अंत्य यात्रा धार्मिक कार्यक्रम यास हे 
आदेश लागू राहणार नाहीत उक्त कालावधीत मिरवणुकांना/ सभांना परवानगी 
देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस निरीक्षक , 
पोलीस उपनिरीक्षक यांना राहतील. 

हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २८ / ०३/ २०१७ चे 
०६:०० पासून ते दिनांक ०५/ ०४/ २०१७ चे २४: ०० वाजेपावेतो ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 

हे आदेश आज दिनांक २७/ ०३/ २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत. 
उस्मानाबाद, २७ मार्च, २०१७ . 

दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 


BY PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 

( No. B -2/ 34 of 2017) 
READ :- Application dated 02/03 /2017 submitted by 
Smt . N. N. Joshi, 2nd Jt. Civil Judge (JD) & JMFC ,Jalna for 
grant of commuted leave and order passed on it . 
_____ No./ Estt./1177 of 2017 :- The Principal District & Ses 
sions Judge, Jalna is plesed to grand commuted leave for (09 ) 
days w. e.f. 02/ 03/ 2017 to 10 / 03/ 2017 to Smt. N. N. Joshi, 2 
nd Jt. Civil Judge (J. D.) & J. M. E. C .,Jalna . 

On returm from the said leave Smt. N .N .Joshi is reposted 
as 2nd Jt. Civil Judge (J. D .) & J.M . F .C ., Jalna . 

No locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below M .C .S .(Pay) Rule 39 that , 
Smt. N. N . Joshi would have continued to officiate as 2nd Jt . 
Civil Judge (J. D.) & JMFC , Jalna had she not proceed on 
leave for the above period . 

In her absence the charge of her Court pertaining to 
regular jurisdiction w. e.f. 02/ 03/ 2017 to 08/03/ 2017 & 10 / 
03 /2017 was kept with Shri S . B . Walke, 3rd Jt. Civil Judge 
( J. D .) & JMFC , Jalna and charge dated 09 / 03/ 2017 was kept 
with Shri G . B . Pawar, 5th Civil Judge (J.D ) & JMFC , Jalna and 
_ charge pertaining to Juvenile Justice Board w.e.f. 03 /03/2017 
to 05/ 03/ 2017 & 08/ 03 / 2017 to 10 /03/ 2017 was kept withSmt . 
S . D . Soni, Jt . Civil Judge ( J.D .) & JMFC , Jalna and charge 
dated 06 /03/2017 to 07 /03 /2017 was kept with Shri G . B . 
Pawar, 5th Jt. Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna in addition to 
their own duties. 

Note has been taken in the Service Book of the concerned 
JALNA. 27/ 03 / 2017 

Smt. S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge 

Jalna . 


- - - - - - - - - - 


३७ 
BY PRINCIPAL DISTRICT & SESSION JUDGE 

OFFICE ORDER 

( No. B - 2 / 35 of 2017 ) 
READ :- Application dated 22 /03/2017 submitted by 
Smt. N. N. Joshi, 2nd Jt . Civil Judge (JD ) & JMFC, Jalna for 
cancellation of earned leave and order passed on it . 

No ./ Estt ./ 1187 of 2017 : - The Principal District & 
Sessions Judge , Jalna is pleased to cancel earned leave for 
( 03) days w. e.f. 02/ 03 / 2017 to 04 / 03 / 2017 to Smt. N. N. Joshi , 
2nd Jt. Civil Judge (J. D .) & J.M .F .C ., Jalna which was granted 
vide O . O . No. B - 2 /24/ 2017 , dated 02/ 03 / 2017 , 

Note hasbeen taken in the Service book of the concerned 
JALNADATED :- 27 / 03 / 2017 

___ Smt. S.S. Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge 

Jalna 


८५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७, २०१७ : वैशाख २१-२७ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


३८ 


SUPERINTENT OF POLICE , 


safety to prohibit and regulate plying/running of motor 
vehicles on Osmanabad - Aurangabad road as speecified in the 
schedule below . 


OFFICE ORDER 


NOTIFICATION 


O. No. DSB/ Chitra/ 1633/2017 :- Whereas “ Yedeshwari 
Devi yatra” (Chaitra Porrnima) at Yermala Tq. Kallam Dist. 
Osmanabad is being celebrated during 11/04 /2017 to 16 /04 / 
2017 respectively. Large number of devotees from different 
parts of Maharashtra visit Yermala by road to join the 
celebrations & where as it is exdpedient in the interest of public 


Now therefore in exercise of the power vested to me under 
section 33 (1 ) ( b ) of Bombay Police Act-1951, I Pankaj 
Deshmukh , Superintendent of Police ,Osmanabad do here 
by prohibit plying or the running of any Motor vehicle on the 
Osmanabad -Aurangabad route from 11 /04 /2017 at 00 .00 
hrs . to 12 / 04 /2017 at 24.00 hrs as specified in the schedule 
below & regulate diviertion of traffic as below . 


1. | For S . T. Buses & Other tourist vehicles A ) Aurangabad - Solapur- Vijapur:- Saramkundi Phata- Bhoom- Barshi 
( car, Jeep ,etc.) 

| solapur & Vice versa . 


B ) Aurangabad -Osmanabad - Solapur :- Indapur village - partapur 
phata -Moha- Yedshi & vice versa . 


C ) Kallam - Barshi. Via Yermala :- Kallam - Dhoki- Yedshi- Barshi & 
vice versa. 


For all hary vehicles ( including all types of goods carrier vehicles ) 


A ) | Aurangabad - Hyderabad 


___ Manjarsumbha- kej-kallam- Dhoki Chourasta- Aalini Phata & vice versa OR 
Dhoki Chourasta - Ausa -Killari-Omaerga Chourasta & vice versa . 


B ) | Hyderabad - Aurangabad 


Aalni Phita -Dhoki Chourasta -Kallam -Kej-Manjarsumbha & Vice versa OR 
Omerga Choursta -Killari- Ausa -Dhoki Chourasta -Kallam -Kej-Manjarsumbha 
| & vice versa . 


| Osmanabad - Aurangabad 


Osmanabad - Aalni phata - Dhoki Chourasta - Kallam - Kej-Manjarsumbha & 
vice versa . 


D ) | Aurangabad - Osmanabad 


Manjarsumbha - Kej -Kallam - Dhoki Chourasta - Aalni phata -Osmanabad & 
vice versa . 


Vehicles exaempted from Notification : - 

1. All Govt. Vehicles and VIP, VVIP vehicles. 

2 . Vehicles on emergency and essential services duties. 
Osmanabad , 29 March , 2017 . 


Pankaj Deshmukh 
Superintend of Police , 

Osmanabad. 


३९ 


पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 


आदेश 


येथील हजरत खॉजा शम्सोद्दीन गाजी दर्गा उर्स, दि . १०/ ०४/ २०१७ ते दि 
. १९/०४/ २०१७ या कालावधीत श्री येडेश्वरी देवी चौत्री पोर्णिमा यात्रा , दि 
. १४/ ०४/ २०१७ ते दि. ३०/ ०४/ २०१७ या कालावधीत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर 
जयंती तसेच दि . २१ /०४/ २०१७ ते २८ /०४/ २०१७ श्री संत गोरोबा काका 
देवस्थान तेर यात्रा तसेच दि . २२/ ०४/ २०१७ ते २४ /०४/ २०१७ सोनारी 
येथील काळभैरुनाथ यात्रा आयोजिती आहेत . 


जा क्र जिविशा/ अंबेडकर जयंती / १६८१ / २०१७ . :- उस्मानाबाद 
जिल्हयात दि . ०५/ ०४/ २०१७ ते दि . १० / ०४/ २०१७ या कालावधीत प्रॉपर 
परंडा येथील हजरत खाँजा बद्रोद्दीन चिश्ती दर्गा ऊर्स, दि. ०७/ ०४/ २०१७ 
ते दि . १२/०४/ २०१७ या कालावधीत श्री तुळजाभवानी चौत्री पोर्णिमा 
यात्रा, दि . १० / ०४/ २०१७ ते दि . १९ / ०४/ २०१७ या कालावधीत प्रॉ उस्मानाबाद 


तरी वरील उत्सव जिल्हयात शांततेत पार पडावेत , मिरवणूका दरम्यान 
वाहतूकीचे नियंत्रण व नियमन करणे आवश्यक आहे व कोणताही 


येते . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११- १७ , २०१७ : वैशाख २१- २७ , शके १९३९ 

८५३ 
अनुचितप्रकार न घडता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, जर तणावची नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक 
परिस्थिती निर्माण झाली . तर त्या परिस्थतीवर तात्काळ मात करता २२ मार्च, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ मार्च, 
यावी , म्हणुन मी पंकज देशमुख पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद महाराष्ट्र २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्हयातील 
सर्व पोलीस उप निरीक्षण व त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकाऱ्यांना दि . ०४/ । रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. ना. च बोरफळकर हे ३ रे सह दिवाणी 
०४/ २०१७ रोजीचे ०० . ०० ते दि . ३० /०४/ २०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजे न्यायाधीश , क स्तर , व न्यायादंडधिकारी, प्र . वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
पावेतो खालील प्रमाणे अधिकार प्रदान करत आहे . 

काम पहातील. 

जर श्री ना. चं. बोरफळकर हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
१. सडकांवरील किंवा सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 
लोक कशा रितीने चालावे, त्यांची वर्तणुक किंवा वागणुक कशी ठेवावी 

दिवाणी न्यायाधीश, क , स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , उस्मानाबाद 
याविषयी निर्देश देणे . 

म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
२. अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गानी जाव्यात किंवा कोणत्या 

श्री ना चं बोरफळकर, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क , स्तर , व 
मार्गानी जाऊ नयेत ये मार्ग विहित करणे. 

न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या 
३. सर्व मिरवणुकीच्या व जमावांचे प्रसंगी व प्रतिमा पुजनाच्या कोणत्या कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती अ. चं .पारशेट्टी, 
सर्व जागांच्या आसपास प्रतिमा पुजनाचे वेळी व कोणत्याही सडकेवरुन ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग 
किंवा सार्वजनिक जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी , गर्दी उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
होणार असेल किंवा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असेल अशा सर्व उस्मानाबाद , २२ मार्च, २०१७ 
ठिकाणी अडथळा होऊ न देणे . 

आर आर देशमुख , 
४ . सर्व रस्त्यांवर, नद्याचे घाटांवर सार्वजनिक ठिकाणी , स्नानाचे, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद, 
कपडे धुण्याचेठिकाणी जागेमध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे, कोणत्याही 
रस्त्यात सडकेजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य 
वाजविणे आणि शिंगे , कर्कश वाद्य वाजविणे यावर नियमन करणे , अगर 

४१ 
त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
५ . सक्षम अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम ३३ , 

पहा :- १. श्री श. इ. पठाण , जिल्हा न्यायाधीश - १, उस्मानाबाद यांचे 
३४ , ३७, ते ४२ , ४५ , या कलमान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमनात्मक 

पत्र जा . क्र . १८४० / १७ , दिनांक ०८ मार्च, २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला 
आदेशांचे अधिन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 

दिनांक १४ मार्च, २०१७ रोजीची किरकाळ रजा मिळणेबाबतचा अर्ज . 
६. जो कोणी वरील नियमनात्मक आदेशंचे कोणत्याही प्रकारे उल्लघंन 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . १९५९ / १७ दिनांक १० मार्च, २०१७ 
करेल तो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र 
राहील . 

३. श्री श ह. पठाण , जिल्हा न्यायाधीश - १, उस्मानाबाद यांचे दिनांक 

१५ मार्च, २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला ई-मेल संदेश . 
उस्मानाबाद , २९ मार्च २०१७ 

४. श्री . श. इ. पठाण , जिल्हा न्यायाधीश-१ उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र 
___ पंकज देशमुख , 

. २१९७ /१७, दिनांक २० मार्च, २०१७ रोजी सादर केलेला विहित नमुन्यातील 
पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद . 

परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


( सोबत- वैद्यकीय व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ) 


४० 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- श्री. ना. चं बोरफळकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क ,स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . १८९७/ १७, दिनांक २२ मार्च, २०१७ अन्वये 
सादर केलेला रजेचा अर्ज . 


आदेश 


क्र. काव्यवि/(प्रशा)/ २२६९ / २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 
हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात - 

श्री . ना . च . बोरफळकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र वर्ग, उस्मानाबाद यांची दिनांक २३ व २४ मार्च, 
२०१७ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ २२९७/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 
हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात - 

श्री. श इ. पठाण ,जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद यांची संदर्भ क्र . ०२ 
अन्वये मंजुर करण्यात आलेली दिनांक १४ मार्च , २०१७ रोजीची एक 
दिवसाची नैमित्तीक रजा रद्द करण्यात येवुन , दिनांक १४ मार्च, २०१७ ते 
दिनांक १८ मार्च, २०१७ या ( ०५ ) पाच दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन 
परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१, मधील नियम 
६१ नुसार मंजुर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री श. इ. पठाण , हे जिल्हा न्यायाधीश, - १ 
, उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहे . 

जर श्री श इ. पठाण हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


४२ 


८५४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११- १७ , २०१७ : वैशाख २१- २७ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
श्री श. इ. पठाण , जिल्हा न्यायाधीश- १, उस्मानाबाद यांच्या दिनांक १४ 

४३ 
मार्च, २०१७ रोजीचा रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
हा श्री . प्र. ज. पाटील, जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांनी व दिनांक 

पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दि . २१/०७/ २०१६ 
१५ मार्च, २०१७ ते दिनांक १५ मार्च, २०१७ रोजीची रजेच्या /सुट्टीच्या 

. २) श्री . जी . एच पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व, स्तर निलंगा यांची 
कालावधीतील कार्यभार हा श्री श . अ . र औटी, जिल्हा न्यायाधीश -२ , 

दिनांक ०३ /०४/ २०१७ ते ०७/ ०४/ २०१७ पर्यतची ( ०५ ) दिवसाची अर्जित 
उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 

रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
उस्मानाबाद , २२ मार्च, २०१७ 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
आर आर देशमुख , अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 

क्र . काव्यवि ( प्रशा )/ १२२६/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . जी . एच. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची 

दिनांक ०३/०४/ २०१७ ते ०७/ ०४/ २०१७ पर्यंतची ( ०५) दिवसाची अर्जित 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०८ /०४/ २०१७ व ०९ /०४ / २०१७ रोजी अनुक्रमे 
पहा : - सौ . न . प्र . पवार ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व, स्तर , 

दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २१०६/ १७, दिनांक ३१ मार्च, २०१७ अन्वये 

करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री जी . एच . पाटील , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना पुर्वीच्याच 
आदेश 

पदावर नेमण्यात येईल . 
क्र . काव्यवि/( प्रशा )/ २७४५/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद श्री जी . एच. पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात - 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 

तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
सौ . न. प्र. पवार ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर , व अपर मुख्य 

श्री जी एच पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक २७ मार्च, २०१७ रोजीची 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ /०७/ २०१६ च्या संदर्भीय 
एक ( ०१) दिवसांची मंजूर करण्यांत आलेली नैमित्तीक रजा रद्द करण्यात 

आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल. 
येवून , दिनांक २७ मार्च, २०१७ ते दिनांक ३० मार्च, २०१७ या (०४ ) चार 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ , मधील 

लातूर , ०३ एप्रिल, २०१७ 
नियम - ५० नुसार (रजेमागील दिनांक २५ व २६ मार्च, २०१७ या दोन 

व्ही. डी . डोंगरे . 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर , 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . न. प्र पवार, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


४४ 


पहा 


न्यायालय 


जर सौ . न. प्र . पवार , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व , स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते. 


दोन 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१ / २०१६, दिनांक २१ / 
०७/ २०१६. 

२) श्री आर एन बारड , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची 
दिनांक १५/ ०४/ २०१७ ते २७/ ०४/ २०१७ पर्यंतची ( १३) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ),जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


सौ न प्र पवार , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या दिनांक २५ मार्च, 
२०१७ रोजीचा त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा क. क. ना. फटांगरे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
यांनी आणि दिनांक २६ मार्च, २०१७ ते दिनांक ३० मार्च, २०१७ रोजीचा 
त्यांच्या न्यायानयाचा कार्यभार हा श्री रा खं राजेभोसले , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी 
पाहिला. 


उस्मानाबाद , ०३ एप्रिल , २०१७ 


क्र . काव्यवि( प्रशा )/ ११७५/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री आर एन बारड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची 
दिनांक १५/ ४/ २०१७ ते २७ / ४/ २०१७ पर्यंतची ( १३) दिवसाची अर्जित रजा 
रजेच्या मागे दिनांक १४/ ४/ २०१७ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १४/ ४/ २०१७ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८ / ४/ २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


आर आर देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११- १७, २०१७ : वैशाख २१- २७, शके १९३९ 

८५५ 
श्री आर एन बारड , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 

४६ 
पदावर नेमण्यात येईल . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 
श्री आर एन बारड , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात ___ पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१ / २०१६ , दिनांक २१ / 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

७/ २०१६. 
श्री आर एन बारड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 

२ ) श्री आर. एस. कानडे, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व, स्तर, लातूर 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१६ च्या संदर्भीय 

यांची दि . २७/ ३/ २०१७ ते २९/ ३ / २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
लातूर , ३१ डिसेंबर , २०१७ 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
व्ही . डी . डोंगरे . अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर , 

आदेश 


४५ 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ११९५/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री आर एस कानडे, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, लातूर 

यांची दिनांक २७/०३/ २०१७ ते २९ / ०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 

उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , रजेच्या मागे दिनांक २५/ ०३/ २०१७ व २६ / 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१/ ०३/ २०१७ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
७/ २०१६ . 

सुट्टीच्या लाभासह कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . तसेच त्यांना सदरील 
२ ) श्रीमती वाय आर मुक्कनवार , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती 
व ,स्तर , लातूर यांची दि . २७/ ३/ २०१७ ते २९ /३ / २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) श्री आर एस कानडे, हे रजेवरून परत न आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या ___ श्री. आर. एस. कानडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ५वे 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
आदेश 

तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होता . 

श्री आर एस कानडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ११९६/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ०७/ २०१६ च्या संदर्भीय 
श्रीमती वाय आर मुक्कनवार, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
लातूर यांची दिनांक २७/०३/ २०१७ ते २९/ ०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , रजेच्या मागे दिनांक २५ /०३/ जिल्हा व सत्र न्यायालय , लातूर 
२०१७ व २६/०३/ २०१७ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त 

लातूर , ०१ एप्रिल , २०१७ 
असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत. तसेच त्यांना 
सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती 

व्ही . डी . डोंगरे , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
श्रीमती वाय आर मुक्कनवार , हया रजेवरून परत न आल्यानंतर 
त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले आले होते . 

४७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
श्रीमती वाय आर मुक्कनवार , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 

पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ / 
नियुक्ती ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर 

____ ७/ २०१६. 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होता. 

२ ) श्रीमती व्ही एस मोरे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
श्रीमती वाय आर मुक्कनवार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे । 

अहमदपूर यांची दि . १०/ ४/ २०१७ ते १३/ ४/ २०१७ पर्यंतची (०४) दिवसाची 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ०७/ २०१६ च्या 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
लातूर , ०१ एप्रिल, २०१७ 

आदेश 
व्ही. डी डोंगरे , क्र . काव्यवि( प्रशा)/११९४/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . श्रीमती व्ही एस मोरे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदपूर 

यांची दिनांक १०/ ०४/ २०१७ ते १३/ ०४/ २०१७ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची 
उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , रजेच्या मागे दिनांक ०८ / ०४/ २०१७ व ०९ / 
०४/ २०१७ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार तसेच रजेच्या पुढे 


८५६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११- १७ , २०१७ : वैशाख २१ - २७ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
दिनांक १४/०४/ २०१७ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती/ गुडफ्रायडे 

४९ 
निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह मंजूरी करीत आहेत . तसेच 

सहकारी संस्था , यांजकडून 
त्यांना दिनांक ०७/ ०४ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१५/ ०४/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 

नोंदणीची अधिसुचना 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

क्र . / बीएचआर/ डीएचआर/पीआरडी/ आय /९४८ / २०१६- १७ / सन - २०१६ / 
श्रीमती व्ही एस मोरे , हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

४०५ :- सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , धारुर जि . बीड या व्दारे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

सुचित करीत आहे की , वैभव महिला ग्रामीण विविध वस्तु उत्पादक 
__ श्रीमती व्ही . एस मोरे , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या आसोला ता धारुर जि . बीड नोंदणी 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या 

क्रमांक बीएचआर/ डीएचआर/पीआरडी/ आय / ९४८ /२०१६-१७/ सन- २०१६ , 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

दिनांक - २९ / ०७/ २०१६ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
श्रीमती व्ही एस मोरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 

सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ / ०७ / २०१६ च्या संदर्भीय 

नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

महाराष्ट्र सहकरी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तीचे 
लातूर , ०१ एप्रिल , २०१७ 

वर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक असून उपवर्गीकरण उत्पादक असे करण्यात 
व्ही . डी . डोंगरे , 

आले आहे . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 

बीड , २१/ ७/ २०१६ 


४८ 


एस . बी . घुले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , धारुर जि बिड . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश ,यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ५४८ / २०१६, दिनांक ०२ / 
१२/ २०१६. 


५० 


२) श्री . एस . सी . मगरे , जिल्हा न्यायाधीश- १ , अहमदपूर यांची दिनांक 
२१/ ३/ २०१७ ते २८/ ३/ २०१७ पर्यंतची (०८ ) दिवसाची परावर्तीत रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 
प्रमाणपत्र 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं १४ दि . १३ / १० /१९८१. 

२) महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई अधिसुचना 
क्र सहिससी/ १०८१/३३३२/ २२० / १५सी दि . २० /१०/ १९८१. 

३ ) मा सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र एडीएम / १८४/ १५६ ( २) दिनांक १९/ ०३/ १९६८ . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 


आदेश 


४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र दिनांक २४ /०६/ २०१६ 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ११७६/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एस. सी . मगरे , न्यायाधीश -१ , अहमदपूर यांची दिनांक २१/ ०३/ २०१७ 
ते २८ /०३/ २०१७ पर्यतच्या ( ०८ ) दिवसाच्या वैद्यकीय कारणांवरुन 
उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस , कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 


५ ) मा सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक ०१/ ०१/ २०१७. 


श्री एस सी मगरे , हे रजेवरून परत न आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले आले होते . 


६) लक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी नागरी पतपुरवठा संस्था म . लातूर 
यांचे पत्र दिनांक ०९ / ०२/ २०१७. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 

नियम १०७ अन्वये आदेश 


___ श्री . एस . सी मगरे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश- १, अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 
___ श्री. एस. सी . मगरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०२/ १२/ २०१६ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


क्र वि - १/ कलम १५६/ लक्ष्मी बहुउद्दे नागरी पतपु संस्था / ६८४ / सन१७ 
: - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , बी . एल . वांगे, 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , लातूर या अधिसुचनेद्वारे लक्ष्मी बहुउद्देशीय 
सहकारी नागरी पतपुरवठा संस्था म . लातूर या संस्थेच्या खालीलप्रमाणे 
नमुद अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम 
१५६ ( १ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चे २ 
( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील पोटनियम ३,५ ,६,७,९, १० ,११ 
( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतुद वगळून ) १२ ,१३, १५ , १५, १७ , 
१८ , व २० ( अ ) नुसार वरील कायद्याचे कलम १०१ अनुसार दिलेल्या 


लातूर , ३१ मार्च, २०१७ 


व्ही. डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७, २०१७ : वैशाख २१-२७ , शके १९३९ 

८५७ 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ०१ एप्रिल २०१७ सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिनराहून प्रदान करण्यात येत 
ते दि . ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . आहे. 


वसुली अधिकाऱ्याचे नांव | अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा | शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


श्री आर डी शिंदे 


वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी | संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ चे नियम 
१९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलींची कार्यवाही करावी 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या 
अंमबलजावणीकरि असतील . 


११. विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडुन प्रमाणपत्रानुसार 
होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसुल करण्यात 
येवू नये. 

१२. जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्रि प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच 
लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात 
येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात 
कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 


३. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , सेवा निवृती मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


४. या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहिल . 


लातूर , २ मार्च २०१६ 


बी . एल . वांगे. 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , लातूर . 


५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार 
काढुन घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येतील. 


___ ५१ 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ दि 
बेसिन कॅथॉलीक को ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र . जिविशा/ जा / का 
. व. सु/ ३७ (१ ) ३/ २०१७-१२४३, दि. ०६/०४/ २०१७ 


आदेश 


७ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० व नियम १९६१ वे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 


क्र . २०१७ / आरबी - डेस्क - १/ पोल -१ / कावि- १३०४ :- ज्या अर्थी माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , विविध राजकीय व 
संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चेनिदर्शने , रास्तारोको 
इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 


८ . नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसुल करुन संस्था स्तरावर 
त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवुन जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करुन केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल 
दरमहा या कर्यालयास सादर करावा. 


९. शासन निर्णय क्र . संकिर्ण- १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स दिनांक २३ / ११/ 
२००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना सिंहच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस 
मनाई आहे . 


दिनांक १४/ ०४/ २०१७ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती संपुर्ण 
जालना जिल्हयात साजरी करण्यात येणार असल्याने त्यानुषंगाने 
मोठया प्रमाणात मिरवणुका काढण्यात येतात ग्रामीण भागात दिनांक 
३० / ०४/ २०१७ पावेतो विविध गावात मिरवणूका काढण्यात येतात . 
दि .९ / ४/ २०१७ रोजी जैन बांधवांच्या वतीने महावीर जयंती साजरी करण्यात 
येणार आहे. त्यानुषंगाने अनेक ठिकाणी मिरवणुका काढण्यात येतात दिनांक 
१ /०४/ २०१७ रोजी हनुमान जयंती साजरी करण्यात येणार असुन सदर 
दिवशी मिरवणूका व यात्रा भरतात . तसेच दिनांक १६/ ४/ २०१७ रोजी 
ईस्टर संडे साजरा करण्यात येणार आहे . वरील पाश्र्वभुमी लक्षात घेता 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित 
प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना लिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ 
चे कलम ३७ (३ ) लागू करणे आवश्यक आहे . 

त्या अर्थी मी , आर टी. इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर 
करुन याद्वारे पाच ( ५ ) किंवा अधिक व्यक्तींनी जमण्यास किंवा सभा 
मिरवणुका , मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे . 


१०. संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण 
याबाबी लक्षात घेवून थकबाकी वसुली होण्याच्या दृष्टीकोनातुन संस्थेने 
प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरुन सदरचे अधिकार प्रदान करणे 
त येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या 
ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करुन 
शासकीय कोषागारात जमा करण्यात यावा 


| वा 


५३ 


८५८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७, २०१७ : वैशाख २१-२७, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू इ. व्यक्तीचे किंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 
होणार नाही. तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व नाही . 
उपविभागीतील पोलीस अधिकारी जालना , अंबड , परतूर , भोकरदन यांनी 

फ . आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका, सभा मोर्चा यांना लागू होणार 

सभ्यता किंवा नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
नाही. 

धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी , घोषणा पत्रे 
हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक ९ / ०४/ २०१७ रोजीचे ०६. ०० किंवा कोणत्याही वस्तू बाळगणार नाही. 
वाजेपासून ते दिनांक २३/ ०४ / २०१७ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमजात 

हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक ०६ / ०४ / २०१७ रोजीचे ०६. ०० 
राहील . 

वाजेपासून ते दिनांक २३/ ०४/ २०१७ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमजात 
हा आदेश आज दिनांक ०६/ ०४/ २०१७ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी राहील . 
देण्यात आला आहे . 

हा आदेश आज दिनांक ०६/ ०४/ २०१७ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
जालना , ०६ / ०४/ २०१७ 

देण्यात आला आहे . 
आर. टी. इतवार , 

जालना , ०६/०४/ २०१७ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना. 

आर. टी . इतवारे , 
५२ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र . जिविशा/ जा / का 
. व. सु/ २०१७/ १२४३,दि . ०६/ ०४/ २०१७ 

जिल्हा न्यायाधीश- १, यांजकडून 
आदेश 

वाचा :- श्रीमती एस . एन सचदेव , मुख्य न्यायादंडाधिकारी, नांदेड 
क्र . २०१७ / आरबी - डेस्क -१ / पोल -१ / कावि- १३०८ :- ज्या अर्थी माझ्या 

यांचे पत्र पृष्ठाकन जा क्र . ८६७/ २०१७, दिनांक ०४/ ०३/ २०१७ सोबत 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , विविध राजकीय व 

विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 
संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चेनिदर्शने , रास्तारोको 
इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता 

आदेश 
येत नाही . 

क्र . व - २( १) २०८९ :- श्रीमती एस एन सचदेव , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
दिनांक १४/ ०४/ २०१७ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती संपुर्ण नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
जालना जिल्हयात साजरी करण्यात येणार असल्याने त्यानुषंगाने मोठया अन्वये दि . १४ /०३/ २०१७ ते १६/ ०३ / २०१७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
प्रमाणात मिरवणुका काढण्यात येतात . ग्रामीण भागात दिनांक ३० /०४/ एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक १२ व १३ 
२०१७ रोजी पावेतो विविध गावात मिरवणुका काढण्यात येतात दिनांक मार्च, २०१७ रोजीची सुट्टी जोडुन मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
०९ / ०४/ २०१७ रोजी जैन बांधवांच्या वतीने महावीर जयंती साजरी करण्यात मंजूर करण्यात येते. 
येणार आहे. त्यानुषंगाने अनेक ठिकाणी मिरवणुका काढण्यात येतात दिनांक 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस एन सचदेव , मुख्य 
१ / ०४/ २०१७ रोजी हनुमान जयंती साजरी करण्यात येणार आहे . सदर 

न्यायदंडाधिकारी , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
दिवशी मिरवणुका व यात्रा भरतात. तसेच दिनांक १६/०४/ २०१७ रोजी 

राहतील. 
ईस्टर संडे साजरा करण्यात येणार आहे. वरील पार्श्वभुमीवर कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या अर्थी महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन )-नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
मी , आर टी इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एन. सचदेव , 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
याद्वारे खालील निर्देश देत आहे . शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 
कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 

मुख्य न्यायादंडाधिकारी , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
त्या आसपास , 

कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरीक्त 
__ अ . शस्त्रे , लाठया , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले , चाकू व इतर 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड यांनी पहावा वर नमुद कालावधीत मुख्य 
शरीरास इजा अथवा अपाय करण्याऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही. 

न्यायादंडाधिकारी नांदेड या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , 
ब. तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हताळता येतील अशी घातक 

हुडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही. 

आहरित व वितरीत करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
क . दगड किंवा इरत उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) 

नांदेश यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
प्रवर्तन शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही. 

नांदेड , ०६ मार्च, २०१७ 
ड व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 

ए. एल. यावलकर , 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही. वाद्य वाजविणारे नाही गाणे म्हणणार 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 
नाही. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११-१७, २०१७ : वैशाख २१ -२७, शके १९३९ 


८५९ 


५४ 


५६ 


जिल्हा न्यायाधीश - १, यांजकडून 
संदर्भ :- कू महादेवी एन . राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, नायगांव (बाजार ) यांचे पत्र जा . क्र . ३२२/ २०१७, दिनांक. ०६ मार्च, 
२०१७ व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश- १ , यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एस. एस. तोडकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ नांदेड 
यांचे पत्र जा क्र . २०२४/ २०१७ दिनांक ०४/ ०३/ २०१७ व सोबत रजेचा अर्ज 
व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब. -१( १)/ २१२७/ २०१७ :- श्रीमती एस. एस.तोडकर, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- २ नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०७/ ०३/ २०१७ ते ०९ / ०३/ २०१७ या एकुण 
( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस तोडकर , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- २ नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस. तोडकर , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २, नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

तदार्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ नांदेड यांनी पहावा. 
नांदेड , ०८ मार्च, २०१७ 

ए. एल. यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड . 


क्र ब -२( १ )/ २१९६/ २०१७ :- कू महादेवी एन . राठोडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बाजार ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १४ ते १८ मार्च, 
२०१७ या एकुण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दि . १२ व १३ 
मार्च, २०१७ व पुढे दि १९ मार्च, २०१७ रोजीच्या सुट्टया जोडून , मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते 


रजेवरुन परत आल्यानंतर कू महादेवी एन राठोडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नायगांव ( बाजार ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , कू महादेवी एन . राठोडे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बाजार ) हया जर वर 
नमूद कालावणधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर कायम 
राहिल्या असत्या . 


५५ 


:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बाजार ) यांच्या 
न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालिक काम दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, नायगांव ( बाजार ) यांनी पाहावे. 

नांदेड , ०९ मार्च, २०१७ 


आनंद एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती सी . व्ही . शिरसाट , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र जा. क्र . १५०५/ २०१७, दि . ०७/०३/ २०१७ व सोबत 
विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब. -२( १)/ २१५१/ २०१७ :- श्रीमती सी . व्ही. शिरसाट , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०९ / ०३/ २०१७ व १० / ०३ / २०१७ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा व दि 
. ०८ / ०३ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवागनगीसह मंजूर करण्यात येते तसेच दि ११/ ०३/ २०१७ रोजी औरंगाबाद 
येथे होणाऱ्या न्यायीक अधिकारी परिषदेस हजर राहणे व दि . १२/०३ / 
२०१७ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजुर केला आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती सी व्ही शिरसाट , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सी . व्ही . शिरसाट 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद कालावणधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पाहावा 
नांदेड , ०८ मार्च, २०१७ 

ए. एल. यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


५७ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 
वाचा :- श्री व्ही . बी .मुल्ला दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलुर 
यांचे पत्र जा क्र . ५८७/ २०१७, दि . १४/ ०३/ २०१७ व सोबत विहित नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


क्र . ब - २( १)/ २३२६/ २०१७ :- श्री व्ही बी मुल्ला, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १५/ ०३/ २०१७ ते १८ / ०३/ २०१७ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक १९/ ०३/ २०१७ रोजीच्या सुट्टया जोडून , व दिनांक १४/ ०३/ २०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २०/ ०३/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन , 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री व्ही बी मुल्ला, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलुर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


८६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७ , २०१७ : वैशाख २१-२७ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री व्ही . बी . मुल्ला , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, देगलुर हे जर वर नमूद कालावणधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

:: २ :: 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलुर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलुर 
यांनी पाहावा तसेच वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ट 
स्तर , देगलुर या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर 
व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित व 
वितरीत करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलुर यांना 
याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे 
नांदेड , १५ मार्च, २०१७ 

दुर्वाचनिय , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड 


१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २७ /०३ / २०१७ ते ३० / ०३/ २०१७ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला 
जोडून दिनांक २५/०३/ २०१७ व २६/०३/ २०१७ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा , 
दिनांक २४ / ०३ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ / ०३/ 
२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन , वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 
__ रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आर व्ही नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगावं बा . हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर. व्ही . नडगदल्ली , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगावं बा हे जर वर नमूद कालावणधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

:: २ :: 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगावं बा. यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा यांनी पाहावा तसेच वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ट स्तर , नायगांव बा . या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या 
देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन 
रक्कम आहरित व वितरीत करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगावं बा. यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
नांदेड , २७ मार्च, २०१७ 

दुर्वाचनिय , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड 


५८ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री व्ही . बी. मुल्ला दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलुर 
यांचे पत्र जा . क्र . ५८२/ २०१७, दि . १४ मार्च, २०१७ व सोबत विहित 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
जिल्हा न्यायालय , नांदेड ब - २( १ )/ २०४६/ २०१७, दि . ४ मार्च, २०१७ . 

आदेश 
क्र . ब-२( १)/२५३४/ २०१७ :- श्री व्ही . बी . मुल्ला , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०९ मार्च, २०१७ रोजीची एक दिवसाची 
वाढीव अर्जित रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 


६० 


येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री व्ही . बी मुल्ला, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलुर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , कु . महादेवी एन राठोडे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बाजार) ह्या जर वर 
नमूद कालावणधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर कायम 
राहिल्या असत्या . 

:: २ :: 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलुर यांच्या न्यायालयाचे जरुरी 
व तात्कालिक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलुर यांनी 
पहावे . 
नांदेड , १८ मार्च, २०१७ 

आनंद एल यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री जी आर कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
किनवट यांचे पत्र जा . क्र . ४७२/ २०१७, दिनांक १७/ ०३/ २०१७ व सोबत 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब- २( १)/ २६४३/ २०१७, :- श्री जी. आर कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १४/ ०३/ २०१७ ते १६/ ०३/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री जी आर कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , किनकट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जी . आर कोलते , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्याचे पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

( २ ) 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , किनवट यांच्या न्यायालयाचा वर 
नमुद कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
किनवट यांनी पाहावा . 
नांदेड , २२ मार्च, २०१७ 

दुर्वाचनिय , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


५९ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री आर. व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगावं बा यांचे पत्र जा . क्र . ४०२/ २०१७, दि . २३ / ०३/ २०१७ व सोबत 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब-२( १)/ २७२२ / २०१७ :- श्री आर व्ही नडगदल्ली, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगावं बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११ -१७ , २०१७ : वैशाख २१ - २७ , शके १९३९ 


८६१ 


६३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री आर. के. पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांचे पत्र जा . क्र . ५११/ २०१७, दिनांक १८ मार्च, २०१७ व सोबत 
विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब -२(१ )/ २६४० /२०१७, :- श्री आर के पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २० ते २२ मार्च, २०१७ या एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , दि. १९ मार्च, २०१७ रोजीचे रिमांड कामकाजानंतर 
पासून ते दि . २३ मार्च, २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आर. के . पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर के पुरोहित , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याचे पदावर कायम राहिले असते . 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व 
तात्कालिक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी 
पहावे तसेच त्यांना दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर, लोहा आस्थापनेवरील 
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देवकांवर हुंडी, 
स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा 
अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 
नांदेड , २२ मार्च, २०१७ 

दर्वाचनिय , 
जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


प्र. जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
संदर्भ : - १. जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश जा क्र ब 
२( १)/ १८६४/ २०१७, दि . २८ फेब्रुवारी, २०१७. 

२. श्रीमती एस. एस. अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांचे पत्र जा . क्र . ५१४/ २०१७, दिनांक १८ मार्च, २०१७ व त्यावरील 
आदेश. 

आदेश 
क्र . ब- २( १)/ २६४२/ २०१७. :- श्रीमती एस. एस. अग्रवाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन 
आदेश दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०१७ अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या 
दिनांक १४ ते १८ मार्च, २०१७ पर्यतच्या अर्जित रजेपैकी दिनांक १८ 
मार्च, २०१७ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा त्यांच्या विनंतीवरुन रद्द 
करण्यात येते. 
नांदेड , २२ मार्च, २०१७ 

दुर्वाचनिय , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड. 


प्र .जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एम. व्ही . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ३ , नांदेड यांचे 
पत्र जा क्र . २४५०/२०१७ दिनांक १८/०३/२०१७, सोबत विहित नमुण्यातील 
रजेचा अर्ज. 

आदेश 
क्र . ब-२( १)/ २६४४ /२०१७ :- श्रीमती एम व्ही देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश 
- ३, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम 
६१ अन्वये दिनांक १५/ ०३/ २०१७ ते दिनांक २० /०३ / २०१७ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ०६ दिवसाची दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात 


येते . 


रजेवरुन परत आल्यामुळे , श्रीमती एम. व्ही. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश 
३, नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यांत येते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम. व्ही . देशपांडे, 
जिल्हा न्यायाधीश - ३ , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 
नांदेड , २२ मार्च, २०१७ 

दुर्वाचनिय , 
प्र. जिल्हा न्यायाधीश - १ नांदेड 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . एम . के सोरते , दुसरे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . १७२२/ २०१७, दिनांक २० मार्च, २०१७, सोबत 
विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब- २( १)/ २६४१/ २०१७ :- श्री एम के सोरते, दुसरे दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २० ते २३ मार्च, २०१७ या एकूण ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एम के सोरते , दुसरे दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री एम . के सोरते , दुसरे 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . 

दुसरे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
जरुरी व तात्कालिक काम तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पहावे. 
नांदेड , २२ मार्च २०१७. 

दुर्वाचनिय , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश - १ नांदेड . 


६५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि(प्रशा) १०३५ / 
२०१७, दिनांक २१/ ०३/ २०१७. 

२) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक३२१/ २०१६ , दिनांक २१ /०७/ २०१६ 

३ ) श्रीमती एस. एस. बांगड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २५/ ०३/ २०१७ ते २७/०३/ २०१७ पर्यतची ( ०३ ) दिवसाची 
वाढीव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

४) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


૮દૂર 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११-१७, २०१७ : वैशाख २१-२७, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


६७ 


आदेश 
क्रमांक काव्यवि( प्रशा )/ ११६३/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हे श्रीमती एस एस बांगड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लातूर यांच्या दिनांक २५ /०३/ २०१७ ते २७/ ०३/ २०१७ पर्यंतच्या ( ०३ ) 
दिवसाच्या उपभोगलेल्या वाढीव अर्जित रजेस कार्येत्तर मंजूरी देत आहे . 

श्रीमती एस. एस . बांगड , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले आहे . 
___ श्रीमती एस एस बांगड , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्रीमती एस एस बांगड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ / ०७/ २०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता. 
लातूर , ३० मार्च, २०१७ 

व्ही. डी डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ / 
०७/ २०१६. 

२) श्री जी. एच. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा 
यांची दिनांक १४ /०३/ २०१७ ते १८ / ०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची 
परावर्तीत रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

४ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 
प्रमाणपत्र . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 

आदेश 
क्र . काव्यवि(प्रशा) १११३/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . जी . एच. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची 
दिनांक १४/ ०३/ २०१७ ते १८/०३ / २०१७ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची वैद्यकीय 

कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस , कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत 
. तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 

आली होती . 
___ श्री जी एच पाटील, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . जी . एच. पाटील, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 

श्री जी एच पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ०७/ २०१६ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता. 
लातूर , २४ मार्च, २०१७ 

व्ही . डी. डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


६६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१/ 
०७ / २०१६. 


२) श्रीमती एस. एम. कनकदंडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २९/ ०३/ २०१७ ते ०३/०४/ २०१७ पर्यंतची (०६ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 


आदेश 


क्र . काव्यवि ( प्रशा) १११७/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती एस एम कनकदंडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २९ / ०३ / २०१७ ते ०३/ ०४/ २०१७ पर्यंतची ( ०६ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २८ /०३/ २०१७ रोजी गुढी 
पाडवा तसेच रजेच्या पुढे दिनांक ०४/०४/ २०१७ रोजी रामनवमी निमित्त 
असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 

श्रीमती एस . एम . कनकदंडे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती एस . एस . कनकदंडे, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


६८ 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
क्र . १७/ संकीर्ण/ इनाम/सिआर/ कावि २८५ :- सर्व जनता मौजे -माळीसागज 
ता वैजापुर जि . औरंगाबाद यांना या जाहिर प्रगटनाद्वारे कळविण्यात येते 
की , मौजे -माळीसागज ता वैजापुर जि औरंगाबाद येथील गट नंबर- १०० 
क्षेत्र १५ एकर ३१ गुंठे येथील इनाम मस्जिद इनाम सेवा पित्यार्थ धारक 
करीत होते . दिनांक - १६ /०८ / १९९८ रोजी माळीसागज येथे मृत्यू पावले 
त्यांचे मृत्यूनंतर त्यांचे वारस पैकी त्यांचा मुलगा नामे सैयद अहेमद रा 
माळीसागज ता वैजापुर हे कार्यालयास वारसाचे कार्यवाही करीता रुजु 
झाले आहेत . त्यांनी दिलेल्या अर्जात पाठविल्याप्रमाणे 

१. सैयद अहेमद महेमुद 
२. सैयद समद सैयद महेमुद 

सबब प्रकरणातील उक्त वारसाचे कार्यवाहीत ज्या कोणाचे हितसबंध 
असतील त्यांना हे जाहिर प्रगटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्याचे तारखेपासून सहा आठवडयाच्या आत संबंधित कागदपत्रासह 
लेखी आक्षेप या कार्यालयात दाखल करावेत . मुदतीत आक्षेप प्राप्त न 
झाल्यास अर्जदाराच्या नावे वारसाचे कार्यवाहीची मंजुरी केली जाईल 
याची सर्व जनतेने नोंद घ्यावी. 
वैजापूर , ०३/ ०४/ २०१७ 

संदिपान सानप , 
उपविभागीय अधिकारी , वैजापुर . 


श्रीमती एस एम कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ०७/ २०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल. 


लातूर , २७ मार्च, २०१७ 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


८६३ 


६९ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११-१७, २०१७ : वैशाख २१ -२७, शके १९३९ 

क ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त 
विभागीय आयुक्त यांचेकडून 

___ जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे; 
क्रमांक २०१७ / मशाका/ जमीन- १ / प्र . क्र .९७ दि .०४ .०३ . २०१७ 
ज्याअर्थी भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या 

ख) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची 

स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 
कलम ३ व्दारे प्रदान करण्यांत आलेल्या शक्तींचा वापर करुन , 
* महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे, किंवा जिच्यावर ग ) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही 
शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे, किंवा जीचे संपुर्ण वनोपज । जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये 
किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे. अथवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या 
अशा, या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरुन उल्लेखिलेल्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , 
* वन जमीनी / पडीक जमीनी (यात यानंतर जीचा उक्त जमीन । स्वरुप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच उक्त 
असा निर्देश करण्यात आला आहे .) या राखीव वने म्हणून अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे त्यानुसार 
स्थापीत करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून , विशेष 
__ त्याअर्थी आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ ।। 

उपजिल्हाधिकारी मराठवाडा विभाग औरंगाबाद यांची नियुक्ती 

करीत आहेत ; 
चा १६) याची कलम ४ व १७ याव्दारे तसेच (मुंबई विभाग 
कमिशनर अधिनियम, १९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम घ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ 
३ च्या पोट -कलम ( ४) व्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर 
करुन काढण्यांत आलेली) शासकीय अधिसूचना , महसूल व करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता औरंगाबाद 
वन विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८१-एफ-६, दिनांक २१ ऑक्टोंबर, । जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहेत 
१९८१ याव्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , आयुक्त 
औरंगाबाद , याव्दारे , 

अनुसूची 


गांव - पारळा तालुका - वैजापूर जिल्हा - औरंगाबाद 

चतुःसिमी 
सर्व्ह/ गटनं . क्षेत्र हे 

पुर्व पश्चिम 

उत्तर 
-/ ३५२भाग २० .०० मालकी गट क्र . ३७८ , ३४५ वन राखीव गट क्र .३५२ भाग वन गट क्र . ३७६ भाग 


दक्षिण 


गट क्र .३५१ / १ भाग, ३५१ / २,३५१ / ५ 


सर्व्ह/ गटनं . क्षेत्र हे 
-/ ३७६ भाग ७० .०० 


पुर्व पश्चिम 
मालकी गट क्र .३७४ ,३७५ ,३७७ वन राखीव गट क्र . ३७६ भाग 


उत्तर 

दक्षिण 
मालकी गट क्र . ३७३ ते ३७५ मालकी गट क्र .३७७,३७८ 
व ३६० भाग 

व ३५२ भाग 


३७८ , १ , ७ 


एकुण - 


९० .०० 


सार्वजनिक हक्क : 


निरंक 


क्क : 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 


CĘ8 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मे , ११ -१७ , २०१७ : वैशाख २१- २७ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
From the Divisional Commissioner, 

Commissioners of divisions Act, 1957 (Bom .VIII of 
Aurangabad 

1958 )), the commissioner Aurangabad hereby ; 
No .2017 /Rev /Land - 1 /CR -97 Dt. 04 .03 .2017 

(a ) declares that the Government of 
Whereas * the Government of Maharashtra has, in Maharashtra has decided to constitute the said land 
exercise of the powers conferred by section 3 of 

as reserved forests ; 
the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927), decided 

(b ) specifies the situation and limits of 
to constitute * the forest -land/waste - land which is 

reserved forests as per the Schedule appended 
the property of Government, or over which the 

hereto ; and 
Government has proprietary rights, or to the whole 
or any part of the forest-produce of which the 

(c ) appoints the Special Deputy 
Government is entitled , more specifically Collector Marathwada Region Aurangabad to be 
mentioned , In the Schedule appended hereto the Forest Settlement Officer to inquire in to and 
(hereinafter referred to as “ the said land” ), to be a determine the existence , nature and extent of any 
reserved forest ; 

rights alleged to exist in favour of any person in or 

overy any land comprised within the limits of the 
Now , therefore , in exercise of the powers 

reserved forest, or in or over any forest produce , 
conferred by section 4 and 17 of the Indian Forests 

and to deal with the same as provided in Chatper II 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ) , read with the Government 
Notification , Revenue and Forests Department, 

of the said act; 
No. FLD . 1081- F -6 , dated the 21st October 1981 

(d ) appoints the Collector Aurangabad 
(issued in exercise of the powers conferred by sub District to hear appeals from any orders passed by 
section (4 ) of section 3 of the Bombay the Forest Settlement Officer under sections 11 , 12 , 

15 and 16 of the said Act. 


SCHEDULE 

Village: Parla in Taluka : Vaijapur in District: Aurangabad 
S .No /G .no Area Ha 

Boundaries 
-/352pt 20 . 00 East 

West North 

South 
Malki G .No. 378 ,345 RF G .No .352 pt Forest.G .No . 376pt Malki G .No. 351 /1 pt,351/2 to 

35175 
-/376pt 70 . 00 East 

West North 

South 
Malki G .No .374,375 ,7 ,1,377,378 RF G .No. 376 pt Malki G .No.373 to 375 Malki 

360pt 

G .No . 377, 378,Forest 
G .No. 352 part 


Public rights : -- - ---------------Nil------------------------ 
Total - 90 . 00 

By order and in the name of Governor of Maharashtra 


Divisional Commissioner,Aurangabad 


७० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११ - १७ , २०१७ : वैशाख २१ - २७ , शके १९३९ 

८६५ 

क ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने । 
विभागीय आयुक्त यांचेकडून 

उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले 
क्रमांक २०१७ / मशाका / जमीन- १/ प्र.क्र .९६,दि .०२.०५.२०१७ 

आहे; 
ज्याअर्थी भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या 

ख ) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी 
कलम ३ व्दारे प्रदान करण्यांत आलेल्या शक्तींचा वापर करुन , 

विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 
* महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे, किंवा जिच्यावर 
शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे , किंवा जीचे संपुर्ण वनोपज ग ) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही 
किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे. जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये 
अशा, या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरुन उल्लेखिलेल्या अथवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या 
* वन जमीनी /पडीक जमीनी ( यात यानंतर जीचा उक्त जमीन । बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , 
असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या राखीव वने म्हणून 

स्वरुप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच उक्त 
स्थापीत करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे त्यानुसार 
त्याअर्थी आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ 

कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून, विशेष 
चा १६) याची कलम ४ व १७ याव्दारे तसेच (मुंबई विभाग 

उपजिल्हाधिकारी मराठवाडा विभाग औरंगाबाद यांची नियुक्ती 
कमिशनर अधिनियम , १९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम 

करीत आहेत ; 
३ च्या पोट- कलम ( ४) व्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर घ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ 
करुन काढण्यात आलेली ) शासकीय अधिसूचना, महसूल व यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर 
वन विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८१-एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोंबर , । करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता नांदेड 
१९८१ याव्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , आयुक्त जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहेत . 
औरंगाबाद , याव्दारे, 


अनुसूची 
गांव - निवघा तालुका - हदगांव जिल्हा - नांदेड 


सर्व्ह/ गट नं . 
-/ ११०/ १ 


दक्षिण 


क्षेत्र हे 
०५ .०० 


पुर्व 
गट क्र .११० चा उर्वरीत भाग 
मालकी गट क्र . ५ 


चतुःसिमा 
पश्चिम 

उत्तर 

उत्तर 
गट क्र . ११० चा उर्वरीत भाग गट क्र .११० चा उर्वरीत भाग 


गट क्र . ११० चा उर्वरीत भाग 


एकुण - ०५ .०० 
सार्वजनिक हक्क : 


-निरंक 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 


C & & 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११-१७ , २०१७ : वैशाख २१ - २७, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
From the Divisional Commissioner, 

Commissioners of divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 
Aurangabad 

1958 )), the commissioner Aurangabad hereby; 
No. 2017 /Rev /Land - 1 /CR - 96 , Dt. 02 .05 . 2017 

( a ) declares that the Government of Maharashtra 
Whereas * the Government of Maharashtra has, in 

has decided to constitute the said land as 
exercise of the powers conferred by section 3 of reserved forests ; 
the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) , decided 

(b ) specifies the situation and limits of reserved 
to constitute * the forest-land /waste - land which is 

forests as per the Schedule appended hereto ; and 
the property of Government, or over which the 
Government has proprietary rights, or to the whole (c ) appoints the Special Deputy Collector 
or any part of the forest - produce of which the Marathwada Region Aurangabad to be the Forest 
Government is entitled , more specifically Settlement Officer to inquire in to and determine 
mentioned , In the Schedule appended hereto the existence , nature and extent of any rights alleged 
(hereinafter referred to as “ the said land” ), to be a to exist in favour of any person in or overy any land 
reserved forest; 

comprised within the limits of the reserved forest, 

or in or over any forest produce , and to deal with 
Now , therefore, in exercise of the powers 

the same as provided in Chatper II of the said act; 
conferred by section 4 and 17 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927) , read with the Government (d ) appoints the Collector Nanded District to hear 
Notification , Revenue and Forests Department, appeals from any orders passed by the Forest 
No.FLD . 1081 - F - 6 , dated the 21st October 1981 Settlement Officer under sections 11 , 12 , 15 and 
( issued in exercise of the powers conferred by sub 16 of the said Act . 
section (4 ) of section 3 of the Bombay 


SCHEDULE 
Village : Niwgha in Taluka : Hadgaon in District : Nanded 

Boundaries 


S .No /G .No . Area 


ha . 


-/110 / 1 


5 .00 East 

Remaining Pt of 
G .No .110 Malki g.no 5 


West 
Remaining Pt of 

G .No. 110 


North 
Remaining Pt of 
G .No .110 


South 
Remaining Pt of 

G .No. 110 


Total - 


5.00 


Public Rights : --- --- 


- - - - -Nil -- - - - - - - - - 

By order and in the name of Governor of Maharashtra 


Divisional Commissioner ,Aurangabad 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मे , ११ - १७, २०१७ : वैशाख २१-२७, शके १९३९ 

८६७ 
७१ 

क ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने 
विभागीय आयुक्त यांचेकडून 

उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले 
क्रमांक २०१७/मशाका/ जमीन-१/ प्र.क्र . ९४ , दि .०२.०५. २०१७ 

आहे; 
ज्याअर्थी भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या 
कलम ३ व्दारे प्रदान करण्यांत आलेल्या शक्तींचा वापर करुन , 

ख ) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची 

स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 
* महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे, किंवा जिच्यावर 
शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे , किंवा जीचे संपुर्ण वनोपज ___ ग) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या 
किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे. कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही 
अशा, या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरुन उल्लेखिलेल्या वनोपजामध्ये अथवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या 
* वन जमीनी/ पडीक जमीनी ( यात यानंतर जीचा उक्त जमीन कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या राखीव वने म्हणून अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरुप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता 
स्थापीत करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे 
त्याअर्थी आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ 

त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून , 

विशेष उपजिल्हाधिकारी मराठवाडा विभाग औरंगाबाद यांची 
चा १६ ) याची कलम ४ व १७ याव्दारे तसेच ( मुंबई विभाग 

नियुक्ती करीत आहेत ; 
कमिशनर अधिनियम, १९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम 
३ च्या पोट-कलम ( ४) व्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 

घ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२, १५ व १६ 
करुन काढण्यात आलेली) शासकीय अधिसूचना , महसूल व यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्यानेदिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर 
वन विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८१ -एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोंबर , करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता औरंगाबाद 
१९८१ याव्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , आयुक्त जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहेत . 
औरंगाबाद , याव्दारे , 


अनुसूची 


गांव - मोहरा तालुका - कन्नड जिल्हा - औरंगाबाद 

चतुःसिमा 


सर्व्हे नं . 
| गट नं . 
८७ भाग 


क्षेत्र 
हेक्टर पुर्व 
२० .०० गायरान गट नं .१६२ भाग 


पश्चिम उत्तर 

दक्षिण 
राखीव वन गट क्र .१६२ भाग मालकी गट क्र . १९२, १८९ मालकी गट क्र .१६१,१६०, १५९ , १५८ / 
१६३ , १९० ,१६४, १६५ 

१५६ ,१५५ 


एकुण - २० .०० 
सार्वजनिक हक्क : हिवरा ते मोहरा गाडीवाट 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 


C &C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११ -१७ , २०१७ : वैशाख २१ -२७ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


Commissioners of divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 
1958 )), the commissioner Aurangabad hereby ; 


( a ) declares that the Government of 
Maharashtra has decided to constitute the said land 
as reserved forests ; 


From the Divisional Commissioner, 

Aurangabad 
No .2017 /Rev /Land - 1 /CR - 94 , Dt. 02 .05 . 2017 
Whereas * the Government of Maharashtra has, in 
exercise of the powers conferred by section 3 of 
the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) , decided 
to constitute * the forest -land /waste - land which is 
the property of Government, or over which the 
Government has proprietary rights, or to the whole 
or any part of the forest -produce of which the 
Government is entitled , more specifically 
mentioned , In the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said land” ), to be a 
reserved forest ; 


(b ) specifies the situation and limits of 
reserved forests as per the Schedule appended 
hereto ; and 


( c ) appoints the Special Deputy 
Collector Marathwada Region Aurangabad to be 
the Forest Settlement Officer to inquire in to and 
determine the existence , nature and extent of any 
rights alleged to exist in favour of any person in or 
overy any land comprised within the limits of the 
reserved forest, or in or over any forest produce , 
and to deal with the same as provided in Chatper II 
of the said act; 


Now , therefore, in exercise of the powers 
conferred by section 4 and 17 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ) , read with the Government 
Notification , Revenue and Forests Department, 
No.FLD . 1081 - F - 6 , dated the 21st October 1981 
(issued in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of section 3 of the Bombay 


(d ) appoints the Collector Aurangabad 
District to hear appeals from any orders passed by 
the Forest Settlement Officer under sections 11 , 12 , 
15 and 16 of the said Act . 


SCHEDULE 
Village : Mohara in Taluka : Kannad in District: Aurangabad 


Boundaries 


Survey No . Area 
/Gut No. Hectares 
87pt/52 pt 20 .00 East 

Gairan G .No 162pt 


West 
RF G .No. 162 pt 


North 
Malki G . No . 192 ,189, 190 
163 , 164, 165 


South 
Malki G .No. 161 ,160 , 159 

158 , 156 , 155 


Total - 


20 .00 


Publie Rights:Hivato Mohan ang mga kanthe man 


Public Rights : Hivra to Mohara cart track . 

By order and in the name of Governor of Maharashtra 


Divisional Commissioner,Aurangabad 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मे , ११ - १७, २०१७ : वैशाख २१-२७ , शके १९३९ 

८६९ 
७२ 

क ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने 
विभागीय आयुक्त यांचेकडून 

राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले झालेत जमीन 
क्रमांक २०१७/ मशाका/ जमीन-१/ प्र.क्र .९३ दि . ०२ .०५. २०१७ 
ज्याअर्थी भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या 

ख ) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी 

विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 
कलम ३ व्दारे प्रदान करण्यांत आलेल्या शक्तींचा वापर करुन , 
* महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे,किंवाजिच्यावर 

ग ) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या 
शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे , किंवा जीचे संपुर्ण वनोपज कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही 
किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे. वनोपजामध्ये अथवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या 
अशा, या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
* वन जमीनी/पडीक जमीनी (यात यानंतर जीचा उक्त जमीन अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरुप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता 
असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या राखीव वने म्हणून तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे 
स्थापीत करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून, 

विशेष उपजिल्हाधिकारी मराठवाडा विभाग औरंगाबाद यांची 
त्याअर्थी आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ 

नियुक्ती करीत आहेत ; 
चा १६ ) याची कलम ४ व १७ याव्दारे तसेच (मुंबई विभाग 
कमिशनर अधिनियम , १९५७ (१९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम घ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२, १५ व १६ 
३ च्या पोट -कलम ( ४) व्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर 
करुन काढण्यात आलेली) शासकीय अधिसूचना , महसूल व करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता नांदेड 
वन विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८१- एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोंबर , जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहेत . 
१९८१ याव्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , आयुक्त 
औरंगाबाद , याव्दारे , 


अनुसूची 
गांव - बेलदरा तालुका - उमरी जिल्हा - नांदेड 

चतुःसिमा 
सर्व्ह/ गटनं . क्षेत्र हे पुर्व 

पश्चिम उत्तर 

दक्षिण 
- / ७१ अ भाग ५५. ४८ मौजे जुनीची शिव , मालकी गट क्र . ७३ भाग व ७२ मालकी गट नं. ५५ भाग ५६ मौजे जुनीची शिव व मालकी 
मौजे नागठाण खुर्द शिव वन गट क्र . ७१ अ भाग ५८ , ६५ , ६६ ,६९ भाग 

गट नं . ७३ भाग 
वन गट क्र .७० 
सार्वजनिक हक्क : जुनी ते उमरी पाऊलवाट व बेलदरा ते निमटेक पाऊलवाट आहे . दोन्ही पाऊलवाटा लोकांना वापरण्याचा हक्क अबाधित ठेवला आहे . 
सर्व्ह/ गटनं . क्षेत्र हे पुर्व 

पश्चिम उत्तर 

दक्षिण 
- / ७० ०४. ५२ मौजे नागठाण खुर्द शिव वन गट क्र . ७१ अ मालकी गट क्र .६९ भाग वन गट क्र . ७१ अ 
सार्वजनिक हक्क : बेलदरा ते निमटेक पाऊलवाट आहे . दोन्ही पाऊलवाटा लोकांना वापरण्याचा हक्क अबाधित ठेवला आहे . 
एकुण - ६० .०० 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 


Choo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११-१७ , २०१७ : वैशाख २१ - २७, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
From the Divisional Commissioner, 

Commissioners of divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 
Aurangabad 

1958 )), the commissioner Aurangabad hereby ; 
No. 2017 /Rev /Land - 1/CR - 93 Dt. 02 .05 . 2017 

(a ) declares that the Government of 
Whereas * the Government of Maharashtra has, in Maharashtra has decided to constitute the said land 
exercise of the powers conferred by section 3 of 

as 

reserved forests ; 
the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) , decided 

(b ) specifies the situation and limits of 
to constitute * the forest-land /waste -land which is 

reserved forests as per the Schedule appended 
the property of Government, or over which the 

hereto ; and 
Government has proprietary rights, or to the whole 
or any part of the forest- produce of which the 

( c ) appoints the Special Deputy 
Government is entitled , more specifically Collector Marathwada Region Aurangabad to be 
mentioned , In the Schedule appended hereto the Forest Settlement Officer to inquire in to and 
(hereinafter referred to as “ the said land” ), to be a determine the existence , nature and extent of any 
reserved forest; 

rights alleged to exist in favour of any person in or 

overy any land comprised within the limits of the 
Now , therefore, in exercise of the powers 

reserved forest, or in or over any forest produce , 
conferred by section 4 and 17 of the Indian Forests 

and to deal with the same as provided in Chatper II 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ), read with the Government 

of the said act; 
Notification , Revenue and Forests Department, 
No.FLD . 1081 - F - 6 , dated the 21st October 1981 

(d ) appoints the Collector Nanded 
( issued in exercise of the powers conferred by sub District to hear appeals from any orders passed by 
section ( 4 ) of section 3 of the Bombay the Forest Settlement Officer under sections 11 , 12 , 

15 and 16 of the said Act. 


SCHEDULE 

Village: Beldara in Taluka: Umri in District: Nanded 
S .No /G .no Area H 

Boundaries 
- 171 A 55 .48 East 

West North 

South 
V. B . of Juni & V .B .of G .No.73pt,72 Malki G .No.55 pt 56 pt V.B . of Juni & Malki G .No 73 pt 
Nagthan kd . & G .No.70 

Forst G .no .71 A 57,58 ,65 ,66 ,69 pt 
Public rights : Juni to Umari & Beldara to Neemtok Pathway is in use , these both pathway is existing in use to Public rights is 
admitted . 
170 04 .52 East 

West North 

South 
V. B . of Nagthan kd . forest G .No .71 A. Malki G .No.69 pt 

forest G .No .71 A 
Public rights : Beldara to Neemtok Pathway is in use , these both pathway is existing in use to Public rights is admitted . 
Total = 60 .00 

By order and in the name of Governor of Maharashtra 


Divisional Commissioner ,Aurangabad 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ,११- १७ , २०१७ : वैशाख २१- २७ , शके १९३९ 


८७१ 


७३ 


उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 


___ अनुसूची - एक 
संपादित करावयाचे जमिनीचे वर्णन :- नागनाथ पुल वजा कोल्हापुरी 
पध्दतीचा बंधारा 
गांव : कोन्होरी तालुका : फुलंब्री जिल्हा : ओरंगाबाद 


अधिसूचना 


२४ 


२५ 


क्रमांक :- २०१६/ उपविअ/ पैफु / अआर१ / २०१६ ज्याअर्थी समुचित 
शासन असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमीसंपादन , 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा पारदर्शकतेचा अधिनियम , 
२०१३ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे .) 
ज्याच्या कलम ११ च्या पोटकलम १ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्र . ओआर -१/ २०१६ दि . ०१ .०८ . २०१६ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनूसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


अ . क्र . | भुमापन किंवा ग .क्र . | अंदाजित क्षे . ( हे . मध्ये .) 

० .०७ 
२५ 

० .१३ 

० .०७ 
२५ 

० .०७ 

० . ३४ 
अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाचया स्वरुपाबाबत वितरण 
प्रकलपाचे नांव :- नागनाथ पुल वजा कोल्हापूरी पध्दतीचा बंधारा 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . कान्होरी ता . फुलंब्री 
समाजाला मिळणारे लाभ :- जनसंधारण , लाभक्षेत्राचे विकासार्थ 


एकुण 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गांव : कोन्होरी तालुका : फुलंब्री जिल्हा : औरंगाबाद 


आणि ज्याअर्थि , औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्याने कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, उक्त जमिन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदी मध्ये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे . 


लम 


अ . क्र . 


क्षेत्र ( हे . मध्ये ) 


भुमापन क्रमांक किंवा गट 

क्रमांक 


अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


आणि ज्याअर्थि , अनूसुची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांचया पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनूसुची चारमध्ये 
विर्निदेष्ट केला आहे . 


टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भुसपांदन 
अधिकारी, पैठण फुलंब्री मुख्यालय , औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात निरिखण 
करता होऊ शकेल . 


दिनांक : ०१ / ०८ / २०१६ 
ठिकाण : औरंगाबाद 


आणि ज्या द्वारे उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, अनुसूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमांच्या 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी पैठण फुलंब्री मुख्यालय औरंगाबाद यांस पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


दुर्वाचनिय , 
उप विभागीय अधिकारी तथा 

भुसंपादन अधिकारी , 
पैठण - फुलंब्री मुख्यालय , औरंगाबाद . 


८७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मे , ११ - १७, २०१७ : वैशाख २१-२७, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


७४ 


उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 


दिनांक : २०/ ०२ / २०१७ 


अधिसूचना 


परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंधन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याच्या निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला 
आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केलेल्याप्रमाणे 
भुमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचया कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , पैठण फुलंब्री , मुख्यालय औरंगाबाद यांस पदनिर्देशन 
करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गांव : चिंचोली बु. तालुका : फुलंब्री जिल्हा : औरंगाबाद 


अ .क्र . । 


भुमापन किंवा ग.क्र . | अंदाजित क्षे. ( हे . मध्ये.) | 
७८ पै . 

१. २४ हे . आर . 
७८ पै . 

० .८१ हे . आर. 
एकुण । २.०५ हे . आर . 


० .८१ ह . 


भूमिसंपादन , पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ . 
क्रमांक : - २०१७/ उपविअ / पै. फु ./ भु . सं ./ ओआर - ०२/ २०१६ ज्या अर्थी 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहकत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) चया परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ / २०१४/ प्र . क्र . ७७/ अ - २ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड झेड ए मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतके क्षेत्राकरिता जमीन संपादित करण्याच्या संबंधात 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी 
अनुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
औरंगाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनूसुची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते ज्याचया स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसुची 
दोनमध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधियिमांचया कलम १ च्या 
पोटकलम तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीचा उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
आवश्यकता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या 
अनुसुची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमांचया 
कलम १ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसुचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

__ ज्याअर्थी प्रस्तावित भुमि , संपादनाच्या अनुषंगाने बांधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारण यासोबत जोडलेल्या अनूसुची ३ 
मध्ये दिलेले आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनूसुचीमध्ये कारणे 
नमुद करावीत ) 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्त करणे 
आवश्यक असेल तर , या अनूसुचीमध्ये तपशील नमुद करावा ) 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त 
अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , 
ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या 
प्रकार चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणत्याही व्यवहार करणार नाही. किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाचया स्वरुपाबाबत वितरण 
प्रकलपाचे नांव :- चिंचोली पाझर तलाव क्र . ११ मौ . चिंचोली 

ता . फुलंब्री 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- चिंचोली पाझर तलाव क्र . ११ मौ . 

चिंचोली ता . फुलंब्री 
समाजाला मिळणारे लाभ : 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभुत सुविधा, सोई सुविधा याबाबत इतर 
लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारणे 

अनुसूची चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशिन 
अ. प्रशासन म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम . 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील . 
टिप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भुसपांदन 
अधिकारी , पैठण फुलंब्री मुख्यालय , औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात निरीक्षण 
करता येईल . 
औरंगाबाद , २०/ ०२/ २०१६ 

उप विभागीय अधिकारी तथा 

भुसंपादन अधिकारी, 
पैठण - फुलंब्री मुख्यालय , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११- १७ , २०१७ : वैशाख २१- २७ , शके १९३९ 


८७३ 


७५ 


१ . २७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
अधिसूचना कलम १९ 


७० / १० 
७० / १२ 

एकुण 


० . ५० 
८ . ६० 


अनुसूची दोन 
( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 
प्रकल्पाचे नांव : चोंडी साठवण तलावा करीता भूसंपादन 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मौ . चोंडी ता . लोहा जि . नांदेड येथील उक्त 
गटातील जमीन साठवण तलावा करीता संपादन करणे . 
समाजाला होणार लाभ : सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ . 

अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 
गावाचे नाव - चोंडी तालुका लोहा जि .नांदेड 


लागू नाही 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

लागु नाही 
टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी कंधार जि . नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 
दिनांक - २६ /०४/ २०१७ 
ठिकाण -कंधार 

स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक २०१४ / आरबी / डेस्क - ३/ भूसं /सिआर- ४२ .- क्रमांक २०१४ / 
उविअ/ भुसं /सिआर/ ०८ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० )(यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला 
आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना, क्रमांक ३३ दिनांक २५ / 
०२/ २०१६ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे 
अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका- याने ,कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्या नंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 

( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 
गावाचे नाव :- चोंडी ता . लोहा , जि . नांदेड 
अ . क्र . भुमापन किंवा संपादीत क्षेत्र 
गट क्रमांक ( हे . आर .मध्ये ) 

२ . २२ 
६६/ २ 

१. २० 
६६/ २ 

१.८५ 
६६/ अ 

० . ४७ 
६७/ ४ 

० . १९ 
६७/ ५ 
६७/ ६ 

० . १२ 
० .७१ 


७६ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
अधिसूचना कलम १९ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक २०१४ / आरबी/ डेस्क - ३/ भूसं /सिआर- ३९ .- क्रमांक २०१४/ 
उविअ/ भुसं /सिआर/ १२ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० )( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला 
आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचावापर करुन , अधिसुचना , क्रमांक २० दिनांक ०५ / 
११/ २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे 
अधिसुचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका- याने , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास,विचारात 
घेतल्या नंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 


६५ 


ormtoswou 


० .०७ 


६८ 


८७४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११ - १७, २०१७ : वैशाख २१-२७, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त 

अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 

( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

प्रकल्पाचे नांव : घोटका साठवण तलावाकरीता भूसंपादन 
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मौ . घोटका ता . लोहा जि . नांदेड येथील उक्त 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

गटातील जमीन साठवण तलावाकरीता संपादन करणे . 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 

समाजाला होणार लाभ : सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

अनुसूची तीन 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 

गावाचे नाव - घोटका ता . लोहा जि . नांदेड 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार 

लागू नाही 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 
अनुसूची एक 

अनुसूची चार 
( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
गावाचे नाव :- घोटका ता . लोहा , जि . नांदेड 

लागू नाही 
अ . क्र . भुमापन किंवा संपादीत क्षेत्र 

टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा 
गट क्रमांक ( हे. आर .मध्ये ) 

भुसंपादन अधिकारी कंधार जि . नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 
१४६ 

दिनांक - २६/ ०४/ २०१७ 
१४७ 

ठिकाण -कंधार 
० .४८ 

स्वा / 
१५० 

जिल्हाधिकारी नांदेड 
१५१ 
१४९ 


० 


१. ७३ 
० .९० 


w 


१४८ 


w 


oc 


s 


om 


एकुण 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे, राजपत्र क्र . ९ट 


गुरुवार ते बुधवार , मे ११-१७, २०१७: वैशाख २१-२७, शके १९३९ 


[ किंमत : 0. 00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


उक्त अधिनियमाच्या कलम 37 अन्वये महानगरपालिकेने सादर 
केलेला किरकोळ फेरबदलाचा प्रस्ताव . 
मौजे कन्हेरी जमीन सर्वे नं . 39 पैकी लातूर विकास योजना 
मधील आरक्षण क्रं .174 प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान क्षेत्र 
( 1. 20 हे ) करीता आरक्षीत जमीन मधून क्षेत्र 770 चौ. मी . 
जागा ही उक्त आरक्षण मधून वगळून ती जागा लातूर श्रमीक 
पत्रकार संघ यांचे करीता रहिवास विभागात समाविष्ठ करणे . 


आयुक्त लातूर शहर महानगरपालिका यांजकडून 

अधिसुचना 
महाराष्ट्र प्रादेशीक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे 
कलम 37( 2 ) जा .क्र . लाशमनपा/ किफे ./ नरवि / 115 दि .29 / 04 / 
2017 ज्याअर्थी लातूर शहराची सुधारीत विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशीक 
व नगर रचना अधिनियम 1966 ( महाराष्ट्र सन 1966 चा अधिनियम 
क्रं .37 )( यापुढे उक्त अधिनियम असे उल्लेखित ) च्या कलम 31 उपकलम 
2 मधील तरतूदीनुसार शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसुचना 
क्र .टीपीएस - 3700/ 471 /सीआर- 153( ए) 2000 - युडी- 30 दि . 2/1 / 2002 
अन्वये मंजूर असून सदरहू योजना दि .18/ 2/ 2002 पासून अंमलात 
आलेली आहे. ( यापुढे उक्त विकास योजना असे उल्लेखित ) 

आणि ज्याअर्थी लातूर शहर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा 
दि .30 /1/ 2017 ठराव क्र .121 अन्वये उक्त विकास योजनेमध्ये उक्त 
अधिनियमाच्या कलम 37 च्या तरतूदीनुसार खालीलप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल प्रस्ताव हाती घेण्याचे ठरविले आहे . 


त्याअर्थी लातूर शहरातील सर्व जनतेकडून सदर फेरबदलाबाबत सुचना 
व हरकती मागविण्यात येत आहेत . सदरची अधिसुचना प्रसिद्ध झालेल्या 
दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत सुचना व हरकती निम्न स्वाक्षरीकर 
यांचे कायालयात दाखल करावे . 


आयुक्त , 
लातूर महानगरपालिका , लातूर . 


टीप :- मंजूर करावयाचे फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाच्या प्रती 
लातूर महानगरपालिका, जि . लातूर व नगर रचनाकार कार्यालय , पत्रकार 
भवन , लातूर या ठिकाणी कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरीकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे . 


औ . भाग १ अ - ९ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ११ - १७ , २०१७ : वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


२३ 


LATUR CITY MUNCIPAL CORPORATION 


BY COMMISSIONER , LATUR CITY MUNCIPAL 

CORPORATION , LATUR 

Notification 


And therefore this corporation invites suggestion and 
objection from public of Latur city these suggestion and 
objection should reach this office within 30 days from the 
date of this notification . 


Under Section 37 ( 2) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act 1966 


Commissioner 
Latur Muncipal Corporation , Latur. 


No. LCMC /MM / TP /115 3 Dt.29/4 / 2017 Whereas the 
Revised Development Plan of Latur (hereinafter refereed to 
as the said Development Plan ) has been sanctioned by the 
government vide Urban Development Notification No. TPS 
3700 -471/CR -153(A )2000 /UD - 30 dated 02 /01 /2002 & has 
came into force with effect from 18 /02/2002 under the 
provisions of sub section (2 ) of Section 31 of the Maharashtra 
Regional & Town Planning Act 1966 (Maharashtra Act 
No.XXXVII of 1966 ) hereinafter referred to as the said Act 
And Whereas the Latur Municipal Corporation vide 
resolution No. 121 dt.30- 01- 2017 has resolved to undertake 
modification under Section 37 of the said Act to the said 
Development Plan as follows. 


Note :- Copy of the part plans of Development Plan Showing 
the aforesaid Proposed modifications is available for 
inspection of the public during office hours on all working 
days in the office of the Latur Municipal Corporation Latur 
Town Planner Office, Patrakar Bhavan Near Thasil Office 


Latur. 


Sr. No Modification proposal submitted by the 

Municipal Council under Section 37 of the 
said Act 

Moje Khaneri Sy. No . 39 Site No. 174 
(Area 1.20 h ) reserved for Primary School 
& Play Ground out ofwhich Area 770 sq .mt. 
to be deleted and including in Residential 
zone for Latur shramik patrakar sangh , 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


